RNINo. MAHBIL/ 2012/ 44835 
www . dgps .maharashtra . gov. in 


ARE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - ६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे ५६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १९ अन्वये. 


जिल्हा नाशिक 


आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम 
( १) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची 
आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन ), 
क्रमांक २, नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक , मौजे नाशिक 

प्रकरण क्रमांक २/१७ 
सर्व्हे नंबर / 

अंदाजित क्षेत्र 
गट नंबर 


. 


. 


क्रमांक भूसं / कक्ष- १० / ३/ कावि - १५ / २०१८. - ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी, भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम 
११ च्या पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून अधिसूचना क्रमांक ...... लागू नाही. प्रकरणास महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - ११९३/२१२४/सीआर- १२६/९५/ युडी - ९ , 
दिनांक १९ फेब्रुवारी १९९६ रोजी काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबतच्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कलम 
१५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली 


. 


७५० , ७५१ व ७५५ 


१४१०० 


एकूण .. 


१४१०० 


वि ( एच) ७९८ 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : राज्य शासन व केंद्र शासनाच्या कार्यालयाकरिता 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : राज्य शासन व केंद्र शासनाच्या 
कार्यालयाकरिता . 


समाजाला होणारे लाभ : सामाजिक व कल्याणकारी सुविधा उपलब्ध 
होईल . 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक, मौजे नाशिक 
भूमापन क्रमांक / 
गट नंबर 


ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) च्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण- ११ / २०१४ /प्र. क्र . ७७/ अ-२, 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना " 
असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड झेड- ए मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , 
अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
सहायक जिल्हाधिकारी,नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांना यासोबतच्या 
अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात 
यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) 
आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , 
असे वाटते. (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये 
दिलेले आहे) आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


हे . आर 


लागू नाही 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

लागू नाही 
टीप . - उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
क्रमांक २, नाशिक यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल . 


राधाकृष्णन बी., 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक , १० जानेवारी २०१८ . 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक ३८ , 
दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण- दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात 
आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची 
आवश्यकता उरलेली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) 
अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी प्रशासक नेमण्याची 
तरतूद आहे, परंतु सदर प्रकल्पात विस्थापन नाही. तसा तपशील 
यासोबतच्या अनुसूची-पाचमध्येदिलेला आहे ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा अथवा 
त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 
__ परंतु , उक्त गट क्रमांकांच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीत कारणे लेखी नमूद करून , 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


सहायक जिल्हाधिकारी यांजकडून 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अंतर्गत 
कलम ११ अन्वये. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक भूसंपादन / एसआर- १० / २०१७ / कावि -४१/ २०१८ . - ज्याअर्थी, 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा । 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४, २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


अनुसूची - एक – चालू 
जिल्हा नंदुरबार , तालुका नंदुरबार 
गट नंबर 

संपादित करावयाचे क्षेत्र 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५- अ) नुसार , 
जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहेत ; 


हे . आर 


मौजे काळंबा 


५७/ १ 


५७/ २ 


५७/ ३ 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती 
नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत सहायक जिल्हाधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


५८ / १ - अ व १ - ब 


५९ / १ 


उक्त जमिनींचे नकाशे सहायक जिल्हाधिकारी, नंदुरबार भाग , 
नंदुरबार यांचेकार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहणेकरिता उपलब्ध 
आहेत . 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा नंदुरबार, तालुका नंदुरबार 


गट नंबर 


संपादित करावयाचे क्षेत्र 


हे . आर 


मौजे बालआमराई 


१८ / १ - अ 


एकूण क्षेत्र .. २ ११ 

अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : शिवण मध्यम प्रकल्प, तालुका व जिल्हा नंदुरबार , 
डावा कालवा, वितरिका क्रमांक ४ करिता जमीन संपादन प्रस्ताव . 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : मौजे बालआमराई व काळंबा, तालुका 
व जिल्हा नंदुरबार येथील जमिनींचे भूसंपादन करणे . 
__ समाजाला मिळणारे लाभ : शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध 
होऊन लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणे 
अपेक्षित आहे . 

अनुसूची - तीन 
विस्थापन नाही . 

अनुसूची - चार 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक १३ मार्च 
२०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट 
दिली असल्यामुळे, सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. 
त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . 

अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
लागू नाही. 

निमा अरोरा , 

( भा . प्र. से.), 
सहायक जिल्हाधिकारी , 

नंदुरबार भाग , नंदुरबार . 
नंदुरबार , १९ जानेवारी २०१८ . 


१८ / १ - ब 
१८ / २ 


३८/ २ - अ 


३८/ २- ब 


३८ / २ - क 


७२/ १ - अ 


७२/ १ - ब 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून 

घोषणापत्र 
क्रमांक पुनर्वसन - १/ ई- टपाल -६/२७/ ६७ / २०१८. - जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ तहसीलमधील लघु पाटबंधारे तलाव , कुहा या पाटबंधारे 
प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९८६ चे कलम ११ अन्वये खालीलप्रमाणे अधिसूचना शासनाचे महसूल व वन 
विभाग यांचेकडील क्रमांक आरपीए- ३२ ( २००० )/ प्र. क्र . ४१६/ र - ३, दिनांक २७ मार्च २००१ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाली असून 
शेतजमिनीचे कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण करण्याबाबत निर्बंध लागू झाले आहेत . 
प्रकल्पाचे नाव बाधित गावे 

बाधित गावे 

लाभक्षेत्रातील गावे 
गावठाण तालुका __ फक्त शेतजमीन तालुका 

गाव 

तालुका 


१ 


लघु पाटबंधारे तलाव , कुहा, 

१. कु - हा भुसावळ 

१ . कुहा 
तालुका भुसावळ , 

( फक्त शेतजमीन) 

२ . चोरवड 
जिल्हा जळगाव . 

३ . मिरगव्हाण 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ च्या तरतुदी लागू झाल्याने सदर कायद्यान्वये कलम १२ मध्ये उल्लेखिलेले निबंध ते 
जिल्हाधिकारी यांनी उठविण्याबाबत घोषणा करणेपर्यंत अस्तित्वात आहे . 

लघु पाटबंधारे तलाव , कुहा, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव या प्रकल्पाचे काम २००९ मध्ये पूर्ण झाले आहे. त्यासाठी व विस्थापितांसाठी 
जमीन संपादित करावयाची नसल्याने, सदर प्रकल्पांतर्गत बाधित व लाभक्षेत्रात येणाऱ्या गावांना महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , 
१९८६ चे कलम १२ अन्वये लागू केलेले शेतजमिनींचे हस्तांतरणावरील निर्बंध या घोषणेद्वारे दिनांक ९ जानेवारी २०१८ पासून उठविण्यात येत आहेत . 
मात्र इतर प्रचलित कायद्याचेनिर्बध कायम राहतील . 

गोरक्ष गाडीलकर , 
जळगाव , ११ जानेवारी २०१८ . 

अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव . 


घोषणापत्र 
क्रमांक पुनर्वसन - १/ ई- टपाल - ६/ २७/ १४९/ २०१८. - जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव तहसीलमधील लघु पाटबंधारे तलाव , जामडी या 
पाटबंधारे प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ चे कलम ११ अन्वये खालीलप्रमाणे अधिसूचना शासनाचे 
महसूल व वन विभाग यांचेकडील क्रमांक आरपीए - ३२९९/ प्र.क्र . २३४ / र- ३, दिनांक ३० जून १९९९ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाली 
असून शेतजमिनीचे कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण करण्याबाबत निबंध लागू झाले आहेत . 
प्रकल्पाचे नाव बाधित गावे 

बाधित गावे 

लाभक्षेत्रातील गावे 
तालुका फक्त शेतजमीन तालुका 

गाव 

तालुका 


गावठाण 


१ 


। 


लघु पाटबंधारे तलाव , 

जामडी 

चाळीसगाव जामडी चाळीसगाव 
जामडी, तालुका चाळीसगाव , 
जिल्हा जळगाव . 

महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९८६ च्या तरतुदी लागू झाल्याने सदर कायद्यान्वये कलम १२ मध्ये उल्लेखिलेले निर्बंध ते 
जिल्हाधिकारी यांनी उठविण्याबाबत घोषणा करणेपर्यंत अस्तित्वात आहे . 

लघुपाटबंधारे तलाव, जामडी , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या प्रकल्पाचे काम २००८ - ०९ मध्ये धरण व २०१५- १६ मध्ये कालवा पूर्ण 
झाले आहे. त्यासाठी व विस्थापितांसाठी जमीन संपादित करावयाची नसल्याने, सदर प्रकल्पांतर्गत बाधित व लाभक्षेत्रात येणाऱ्या गावांना महाराष्ट्र 
प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ चे कलम १२ अन्वये लागू केलेले शेतजमिनींचे हस्तांतरणावरील निर्बंध या घोषणेद्वारे दिनांक 
१२ जानेवारी २०१८ पासून उठविण्यात येत आहेत . मात्र इतर प्रचलित कायद्याचेनिर्बंध कायम राहतील . 

गोरक्ष गाडीलकर , 
जळगाव , २२ जानेवारी २०१८ . 

अपर जिल्हाधिकारी , जळगाव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४, २०१८ / माघ १९ - २५, शके १९३९ 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम ४ अन्वयेनिर्मलाई फाऊंडेशन , 
अंमळनेर या अभिकरणाची सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासासाठी 
नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. 

त्याअर्थी, निर्मलाई फाऊंडेशन , अंमळनेर ही अधिसूचना प्रसिद्धी 
झाल्याच्या दिनांकापासून उक्त जमिनींच्या भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासास व त्या अनुषंगाने विचारविनिमय 
करण्यास सुरुवात करून सदर सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास 
सहा महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करील . 

___ अनुसूची 

जमिनीचे वर्णन 
जिल्हा जळगाव , तालुका धरणगाव , गाव बांभोरी बुद्रुक 
भूमापन क्रमांक / 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 


चौ . मी . 


२९६ ( भाग) 


... ८९१० 

विजयानंद शर्मा, 
उपविभागीय अधिकारी, 
एरंडोल भाग , एरंडोल , 

जिल्हा जळगाव . 


एरंडोल, १६ जानेवारी २०१८ . 


सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाबाबत अधिसूचना नियम 

३ ( १) अन्वये. 
जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपादन/ एसआर- ३२ / ९५/१११/ २०१६/ कावि - २१ / २०१८. 
ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनःस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या पोट- कलम १०९ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेले नियम , २०१४ मधील नियम क्रमांक ३ 
मध्ये सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा अभ्यास करण्यासाठी अधिसूचना 
काढण्याची तरतूद नमूद आहे . 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण- ११/ २०१४ / 
प्र . क्र . ७७/ अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ए) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमि संपादन करण्याच्या 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या प्रादेशिक योजनाअंतर्गत 
शैक्षणिक प्रयोजनार्थ कामासाठी भूसंपादन प्रस्ताव , मौजे बांभोरी बुद्रुक , 
तालुका धरणगाव , जिल्हा जळगाव या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी यासोबतच्या 
अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी संपादन करण्याचा 
उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिकाऱ्यांचा उद्देश आहे . 

आणि ज्याअर्थी, समुचित शासनास उक्त नियमातील नियम ३ ( १ ) 
नुसार उक्त जमिनींबाबत सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणे 
आवश्यक असल्याचे वाटते . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम २ ( छ) नुसार जिल्हाधिकारी , 
जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक ई-टपाल/ २०१६/ ३२ /१११ / २०१६, 
दिनांक १० मे २०१६ अन्वये सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, 
एरंडोल भाग, एरंडोल यांना प्राधिकृत केलेले आहे . 
__ आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा 
समुचित शासनाचा हेतू असल्यास , ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर 
किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत नगरपालिका किंवा यथास्थिती 
महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून 
अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रितीने आणि अशा 
दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल 
अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट -कलम (१) मध्ये 
करण्यात आली आहे . 


सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाबाबत अधिसूचना नियम 

३ ( १) अन्वये. 
जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपादन/ एसआर- ३२/९५/ ११० / २०१६/ कावि -२०/ २०१८. 
ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुन :स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या पोट -कलम १०९ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेले नियम , २०१४ मधील नियम क्रमांक ३ 
मध्ये सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा अभ्यास करण्यासाठी अधिसूचना 
काढण्याची तरतूद नमूद आहे. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण- ११ / २०१४/ 
प्र . क्र . ७७/ अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ए ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमि संपादन करण्याच्या 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या प्रादेशिक योजनाअंतर्गत ___ सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाबाबत अधिसूचना नियम 
शैक्षणिक प्रयोजनार्थ कामासाठी भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे बांभोरी बुद्रुक , ३ ( १ ) अन्वये. 
तालुका धरणगाव , जिल्हा जळगाव या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी यासोबतच्या 

जिल्हा जळगाव 
अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी संपादन करण्याचा 
उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या क्रमांक भूसंपादन / एसआर -०७/ २०१५/ कावि - १९ / २०१८. - ज्याअर्थी, 
जिल्हाधिकाऱ्यांचा उद्देश आहे . 

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनःस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
__ आणि ज्याअर्थी, समुचित शासनास उक्त नियमातील नियम ३ (१ ) 

व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या पोट 
नुसार उक्त जमिनींबाबत सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणे 

कलम १०९ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र 
आवश्यक असल्याचे वाटते . 

शासनाने तयार केलेले नियम, २०१४ मधील नियम क्रमांक ३ मध्ये 
आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम २ ( छ) नुसार जिल्हाधिकारी, 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा अभ्यास करण्यासाठी अधिसूचना काढण्याची 
जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक ई-टपाल/ २०१६/ ३२ / १११ / २०१६, 

तरतूद नमूद आहे. 
दिनांक १० मे २०१६ अन्वये सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
एरंडोल भाग, एरंडोल यांना प्राधिकृत केलेले आहे. 

करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे 
समुचित शासनाचा हेतू असल्यास, ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत नगरपालिका किंवा यथास्थिती शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४ / 
महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून प्र . क्र . ७७/ अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रितीने आणि अशा “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित 
दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ए) मध्ये 
अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट -कलम (१) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील 
करण्यात आली आहे . 

५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमि संपादन करण्याच्या 
आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम ४ अन्वये निर्मलाई फाऊंडेशन , संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
अंमळनेर या अभिकरणाची सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासासाठी प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 
नियुक्ती करण्यात आलेली आहे . 

__ आणि ज्याअर्थी, दहिदुले ते गाढोदे पुलासाठी अप्रोच रोड , कामासाठी 
त्याअर्थी, निर्मलाई फाऊंडेशन, अंमळनेर ही अधिसूचना प्रसिद्धी 

भूमि संपादन प्रस्ताव , मौजे दहिदुले , तालुका धरणगाव , जिल्हा जळगाव 
झाल्याच्या दिनांकापासून उक्त जमिनींच्या भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने 

या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासास व त्या अनुषंगाने विचारविनिमय 

वर्णन केलेल्या जमिनी संपादन करण्याचा उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित 
करण्यास सुरुवात करून सदर सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास 

शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा उद्देश आहे. 
सहा महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करील . 
अनुसूची 

आणि ज्याअर्थी, समुचित शासनास उक्त नियमातील नियम ३ (१ ) 

नुसार उक्त जमिनींबाबत सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणे 
जमिनींचे वर्णन 

आवश्यक असल्याचे वाटते. 
जिल्हा जळगाव, तालुका धरणगाव , गाव बांभोरी बुद्रुक 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम २ (छ) नुसार जिल्हाधिकारी , 
भूमापन क्रमांक / 

अंदाजित क्षेत्र 

जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक ई- टपाल / ७/ २०१५, दिनांक २० मे 
गट क्रमांक 

२०१५ अन्वये सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल 
चौ . मी . 

भाग , एरंडोल यांना प्राधिकृत केलेले आहे. 
१९५/ ३ 

४०० . ०० 

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा 
१९५ / ४ 

... 

समुचित शासनाचा हेतू असल्यास, ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर 
६००. ०० 
विजयानंद शर्मा, 

किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत नगरपालिका किंवा यथास्थिती 
उपविभागीय अधिकारी, 

महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून 

अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रितीने आणि अशा 
एरंडोल भाग, एरंडोल , 

दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल 

जिल्हा जळगाव . 
एरंडोल, १६ जानेवारी २०१८ . 

अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट - कलम ( १ ) मध्ये 
करण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम ४ अन्वये निर्मलाई फाऊंडेशन , 
अंमळनेर या अभिकरणाची सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासासाठी 
नियुक्ती करण्यात आलेली आहे . 

त्याअर्थी, निर्मलाई फाऊंडेशन, अंमळनेर ही अधिसूचना प्रसिद्ध 
झाल्याच्या दिनांकापासून उक्त जमिनींच्या भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासास व त्या अनुषंगाने विचारविनिमय 
करण्यास सुरुवात करून सदर सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास 
सहा महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करील . 

अनुसूची 
जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव, तालुका धरणगाव, गाव दहिदुले 
भूमापन क्रमांक/ 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 


हे . आर 


० १३ 
० ११ 

० ७८ 
.. ० ०५ 

विजयानंद शर्मा, 
उपविभागीय अधिकारी , 
एरंडोल भाग, एरंडोल , 

जिल्हा जळगाव . 


धरणे , रास्ता रोको, उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
तसेच नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव हे शहर अतिसंवेदनशील असून 
मनमाड, बागलाण, येवला, चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील 
आहेत . जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून , कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी 
औद्योगिक कलह निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता असल्याने, खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक 
( ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक १५ जानेवारी २०१८ चे ०० .०० ते दिनांक 
२९ जानेवारी २०१८ चे २४.०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा, 
१९५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे आदेश लागू करण्याची पोलीस अधीक्षक , 
नाशिक ( ग्रामीण) यांनी विनंती केली आहे . 

वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, पुढील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर 
यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी, रामदास खेडकर, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक , मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे 
कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करून खालील कृत्ये 
करण्यास मनाई करीत आहे :- - 

( क) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले , दंडे, बंदुका , सुरे किंवा शारीरिक 
दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील, अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे; 

( ख) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थविनापरवानगी 
बरोबर नेणे ; 

(ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे; 

( घ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा चित्राचे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे; 

( ड) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे , गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजविणे . 

( च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि 
तशी चिन्हे, फलक लावणेकिंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू 
तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे . 

हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक आहे, अशा व 
धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास , 
तसेच शीख समाजाचेव्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही . 
___ तसेच मुंबई पोलीस कायदा , कलम ३७ (३) अन्वये संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा 
जास्त समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळींस ( जमावास ) किंवा 
मिरवणुकीस , मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे . 


एरंडोल, १६ जानेवारी २०१८ . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- १/पीओएल -१/२१६ /२०१८. ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
नाशिक ( ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/ ३७ (१) (३)/ 
३१६/ २०१८ , दिनांक १० जानेवारी २०१८ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण ) 
जिल्ह्यातील विविध आंदोलने, धार्मिक सण, उत्सव व राज्यातील कायदा 
व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर देशात कोठेही जातीय 
घटना घडल्यास , अशा घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात . विविध 
कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते . हिंदू 
मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता 
असते. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . तसेच मुंबई- नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी , शेतकऱ्यांना शेतीमालास 
भाव कमी मिळत असल्याने, त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेमार्फत मोर्चे, 


साप 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


सदरहू निर्बध लग्नकार्य, धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे बाजार अगर 
प्रेतयात्रेचे जमावास लागू होणार नाही. त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस 
अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी 
यांना, तसेच सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना 
लागू राहणार नाहीत . 

सदरचा आदेश दिनांक १८ जानेवारी २०१८ चे ०० . ०० ते दिनांक 
२९ जानेवारी २०१८ चे २४. ०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण ) 
जिल्ह्यात ( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात 
राहील . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १७ जानेवारी २०१८ रोजी माझ्या 
सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 

रामदास खेडकर , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक . 
नाशिक , १७ जानेवारी २०१८ . 


सबब, मी, रामदास खेडकर, अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक , 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) ( २) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण ) 
जिल्ह्यात ( पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून ) प्लॅस्टिकच्या 
राष्ट्रध्वजाचा वापर न करण्यासाठी व राष्ट्रध्वजाचा योग्य मान राखला 
जाईल यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून दिनांक १५ जानेवारी 
२०१८ ते ३० जानेवारी २०१८ पावेतो प्लॅस्टिकचा वापर करून राष्ट्रीय 
ध्वजाची निर्मिती, विक्री व वापर करणे यावर बंदी घालीत आहे. 

सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसा कालावधी नसल्याने 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १४४ ( १) (२) नुसार सदरचा 
आदेश एकतर्फी काढण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश दिनांक १२ जानेवारी २०१८ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


रामदास खेडकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

नाशिक. 


नाशिक , १२ जानेवारी २०१८ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 


वाचले : (१ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१ ) 

( २) . 
( २ ) महाराष्ट्र शासनाचे ( गृह विभाग ) परिपत्रक क्रमांक 

एफएलजी- १२०७/प्र. क्र . ११/ ०७/ ३० , दिनांक २३ ऑगस्ट 

२००७. 
( ३) केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाचेपत्र क्रमांक १५/०५ / 

२०१२ / पब्लिक , दिनांक १६ जुलै २०१२ . 
( ४) महाराष्ट्र शासनाचे( गृह विभाग) परिपत्रक क्रमांक ३१३/ । 

७१४ /प्र. क्र . ६२ /विशा १- अ, दिनांक १४ जून २०१४. 
( ५) महाराष्ट्र शासनाचे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडील 

परिपत्रक क्रमांक ६११४/ प्र. क्र . १६७/ एसडी -१, दिनांक 
५ डिसेंबर २०१४. 

आदेश 
क्रमांक कक्ष- १/पीओएल - १/ १७३ / २०१८. - दरवर्षी २६ जानेवारी रोजी 
प्रजासत्ताक दिन समारंभ राज्यभर साजरा करणेत येतो. राष्ट्रध्वजाचा 
आदर करणे हे देशाच्या प्रत्येक नागरिकाचे आद्य कर्तव्य आहे. राष्ट्रध्वजाचा 
योग्य तो मान राखला जावा या संदर्भात शासनाकडील संदर्भीय परिपत्रकान्वये 
सूचना दिलेल्या आहेत . काही वेळेस राष्ट्रीय कार्यक्रमांच्या वेळी तसेच 
विशेष कला -क्रीडा प्रसंगी वैयक्तिकरित्या वापरण्यात येणारे राष्ट्रध्वज 
नंतर इतस्तत : टाकले जातात, हे दृश्य राष्ट्रप्रतिष्ठेला शोभणारे नसल्याने 
राष्ट्रप्रतिष्ठेच्या दृष्टीने ही बाब गंभीर असल्याने केंद्र शासनाच्या गृह 
मंत्रालयाने राष्ट्रध्वजाकरिता प्लॅस्टिकच्या वापरास मान्यता दिलेली नाही . 
राष्ट्रध्वजाचा अवमान करणे व त्याची विटंबना होणे हे बोधचिन्हे व नावे 
( अनूचित वापरास प्रतिबंध) अधिनियम , १९५० व राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अवमान 
प्रतिबंध अधिनियम , क्रमांक ६९ / १९७१ व क्रमांक ५१/ २००५ तसेच 
ध्वजसंहितेच्या तरतुदीनुसार दंडनीय अपराध आहे. 


क्रमांक सनिअ/ आस्था/ कलम ७३- क अ/ आदेश / सन २०१७ . - मी , 
प्रताप पाडवी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नवापूर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ७३ ( क ) ( १) मधील प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून रंगावली आदिवासी विविध 
कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित , रंगावली, तालुका नवापूर , जिल्हा 
नंदुरबार या व्यवस्थापक समिती सदस्य श्री . कनसु रेवा गावीत हे 
दिनांक ३१ मार्च २०१७ अखेर रुपये १४ ,०१५ चे थकबाकीदार झाले 
आहे व सदर तरतुदीनुसार त्यांनी अपात्रता धारण केली आहे, असे 
जाहीर करीत आहे . सदर सदस्याने अपात्रता धारण केली असल्याने 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७८ - अ अन्वये 
त्यांना सदर संस्थेचे व्यवस्थापक समिती सदस्य पदावरून निष्कासित 
( बरखास्त ) करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी देण्यात आला आहे . 

प्रताप पाडवी, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , नवापूर , 

जिल्हा नंदुरबार . 


नवापूर , २२ सप्टेंबर २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


अध्यक्षा, नगरपरिषद यांजकडून 

संगमनेर नगरपरिषद , संगमनेर 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये. 

क्रमांक संनप / बांध / १४ / ३०६/ २०१८. - अध्यक्षा, संगमनेर नगरपरिषद, संगमनेर यांजकडून संगमनेर शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना 
महाराष्ट्र शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -११०४/ ५५४/प्र . क्र . ६९/ ०५/ नवि -९ , दिनांक २२ नोव्हेंबर २००६ नुसार मंजूर 
केलेली आहे ; 


आता, प्रस्तुत मंजूर दुसरी सुधारित शहर विकास योजनेत संगमनेर नगरपरिषदेने दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१३ रोजी सर्वसाधारण सभेने मंजूर 
केलेला ठराव क्रमांक ३९८, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१७ नुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये पुढीलप्रमाणे 
गौण फेरबदल करणेचे ठरविले आहे. 


परिशिष्ट अ 


अ . क्र . 


मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव 


प्रस्तावित गौण फेरबदल 


संगमनेर बु. मधील सर्व्हे नंबर १५३ ( जुना सर्व्हे नंबर ६७२) 
व सर्व्हे नंबर १५४ ( जुना सर्व्हे नंबर ६७१) पैकी मधील क्षेत्र 
२. ६५० हेक्टर ही जागा संगमनेर शहर विकास आराखड्यात 
साईट क्रमांक ७६- “प्लेग्राऊंड ” या प्रयोजनासाठी आरक्षित आहे. 


संगमनेर बु. मधील सर्व्हे नंबर १५३ ( जुना सर्व्हे नंबर ६७२) 
व सर्व्हे नंबर १५४ ( जुना सर्व्हे नंबर ६७१ ) पैकी मधील क्षेत्र 
२ .६५० हेक्टर ही जागा संगमनेर शहर विकास आराखड्यातील 
साईट क्रमांक ७६ - “प्लेग्राऊंड ” या प्रयोजनासाठी आरक्षित असून 
सदरच्या क्षेत्रातील उत्तर- पूर्व कोपऱ्यातील सर्व्हे नंबर १५३ ( जुना 
सर्व्हे नंबर ६७२) पैकी मधील क्षेत्र ४२. ५ आर या जागेवरील 
असलेले प्लेग्राऊंडचे आरक्षण वगळून त्याऐवजी “ प्राथमिक स्कूल 
अॅण्ड प्लेग्राऊंड ” (शाळा व क्रीडांगण) या प्रयोजनासाठी आरक्षित 
करणे. 


वरील गौण फेरबदल दर्शविणारे भाग नकाशे नागरिकांचे अवलोकनार्थ संगमनेर नगरपरिषदेचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत खुले ठेवण्यात 
आलेले आहेत . 

प्रस्तुत गौण फेरबदलाचे बाबतीत कोणाच्या काही सूचना / हरकती असतील तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध 
झालेल्या दिनांकापासून एक (१) महिन्याच्या आत नगरपरिषदेकडे लेखी स्वरूपात सादर केल्यास नगरपरिषद सदरचा प्रस्ताव शासनास मंजुरीसाठी 
सादर करण्यापूर्वी त्यांचा विचार करील. मुदतीनंतर आलेल्या सूचना / हरकतींचा विचार केला जाणार नाही . 

अंजली सुधीर तांबे, 

अध्यक्षा, 

संगमनेर नगरपरिषद, संगमनेर 
संगमनेर , २५ जानेवारी २०१८ . 

जिल्हा अहमदनगर . 


SANGAMNER MUNICIPAL COUNCIL , SANGAMNER 


Under Section 37 of the Maharashtra Regionaland Town Planning Act, 1966 . 

No. SMC /PWD / 14 /306 / 2018 . - From the President, Sangamner Municipal Council , Sangamner the 
Second Revised Development Plan of Sangamner has been sanctioned by the Urban Development 
Department of Government of Maharashtra videit s Notification No . TPS / 1104/ 554/ CR- 69 / 05 ( A)/ UD- 9 , 
dated 22nd November 2006 . 

Now , the Sangamner Municipal Council has proposed following minor modification in the said 
Development Plan under Section 37 ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 as resolved 
vide it s Council Resolution No . 398 , dated 10th October 2017 . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


Appendix – A 
Existing Proposalin Sanctioned 

Development Plan 


Proposed Minor Modification 


39- 


Area 2 .650 Hectare under the reservation of Area 2 .650 Hectare under the reservation of 
Site No . 76 " Playground " in Survey No. 153 Site No. 76 - " Playground " in Survey No. 153 
(Old Survey No. 672 ) P and Survey No. 154 (Old Survey No. 672 ) P and Survey No. 154 
(Old Survey No. 671) P as shown in Develop (Old Survey No . 671) P as shown in Develop 
ment Plan. 

ment Plan . Out of which North - East corner 
area 42 .5 Ares in Survey No. 153 (Old Survey 
No . 672 ) P is to be deleted from Site No . 76 - 
" Playground" reservation and to be include in 
" Primary Schooland Playground " reservation 

in Development Plan . 
The part Plan showing aforesaid proposed Minor Modification is kept open for inspection for the Public 
during the Office hours on anyworking days in the office of Sangamner Municipal Council. 

Those , who Suggestions/Objections , if any , on the proposals of aforesaid MinorModification may submit 
them to Municipal Council in writing within one month from the date of Publication of this Notice in 
Maharashtra GovernmentGazette and will be considered by the Council before submitting the Proposed 
Modification to Government for sanction . Suggestions / Objections received after time limit will not be 
considered . 

ANJALI SUDHIR TAMBE , 

President, 

Sangamner Municipal Council , 
Sangamner, 25th January 2018 . 

Sangamner. 


आदेश 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक सनिअ/ आस्था/ कलम ७३ - क अ/ आदेश/१६२०सन २०१७. 
मी, प्रताप पाडवी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नवापूर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ७३ (क ) (१) मधील प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून विसरवाडी आदिवासी विविध 
कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित , विसरवाडी, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार या व्यवस्थापक समिती सदस्य श्री. विजेंद्र हरिद्वार 
शर्मा हे दिनांक ३१ मार्च २०१७ अखेर रुपये ५६ , ३९० चे थकबाकीदार 
झाले आहे व सदर तरतुदीनुसार त्यांनी अपात्रता धारण केली आहे , 
असे जाहीर करीत आहे. सदर सदस्याने अपात्रता धारण केली असल्याने 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ७८ - अ अन्वये 
त्यांना सदर संस्थेचे व्यवस्थापक समिती सदस्य पदावरून निष्कासित 
( बरखास्त ) करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी देण्यात आला आहे. 


क्रमांक सनिअ/ आस्था/ कलम ७३ - क अ/ आदेश/ १७०७/ सन २०१७. 
मी , प्रताप पाडवी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, नवापूर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ७३ ( क ) (१) मधील प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून विसरवाडी आदिवासी विविध 
कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित, विसरवाडी, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार या व्यवस्थापक समिती सदस्य श्री . गोकुळ सखाराम 
गावीत हे दिनांक ३१ मार्च २०१७ अखेर रुपये १,८५, २४० चे थकबाकीदार 
झाले आहे व सदर तरतुदीनुसार त्यांनी अपात्रता धारण केली आहे , 
असे जाहीर करीत आहे. सदर सदस्याने अपात्रता धारण केली असल्याने 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७८ - अ अन्वये 
त्यांना सदर संस्थेचे व्यवस्थापक समिती सदस्य पदावरून निष्कासित 
( बरखास्त ) करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी देण्यात आला आहे. 


नवापूर, २२ सप्टेंबर २०१७. 


नवापूर , २२ सप्टेंबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


११ 


आदेश 


झाले आहे व सदर तरतुदीनुसार त्यांनी अपात्रता धारण केली आहे, 
असे जाहीर करीत आहे. सदर सदस्याने अपात्रता धारण केली असल्याने 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ७८ - अ अन्वये 
त्यांना सदर संस्थेचे व्यवस्थापक समिती सदस्य पदावरून निष्कासित 
( बरखास्त ) करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी देण्यात आला आहे . 


नवापूर , २२ सप्टेंबर २०१७. 


क्रमांक सनिअ/ आस्था/ कलम ७३ - क अ/ आदेश/ १७१२/ सन २०१७. 
मी , प्रताप पाडवी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नवापूर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३ (क ) (१) मधील प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून विसरवाडी आदिवासी विविध 
कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित, विसरवाडी , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार या व्यवस्थापक समिती सदस्य सौ. मंगलाबाई विजेसिंग 
गावीत ह्या दिनांक ३१ मार्च २०१७ अखेर रुपये ६८ , ४१५ चे थकबाकीदार 
झाले आहे व सदर तरतुदीनुसार त्यांनी अपात्रता धारण केली आहे , 
असे जाहीर करीत आहे. सदर सदस्याने अपात्रता धारण केली असल्याने 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ७८ - अ अन्वये 
त्यांना सदर संस्थेचेव्यवस्थापक समिती सदस्य पदावरून निष्कासित 
( बरखास्त) करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी देण्यात आला आहे . 
नवापूर , २२ सप्टेंबर २०१७. 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक सनिअ/ आस्था/कलम ७३ - क अ / आदेश /१७२८ / सन २०१७. 
मी , प्रताप पाडवी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नवापूर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३ ( क ) (१) मधील प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून विसरवाडी आदिवासी विविध 
कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित, विसरवाडी , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार या व्यवस्थापक समिती सदस्य श्रीमती वतीबाई भिमजी 
गावीत ह्या हे दिनांक ३१ मार्च २०१७ अखेर रुपये ८६,०१५ चे थकबाकीदार 
झाले आहे व सदर तरतुदीनुसार त्यांनी अपात्रता धारण केली आहे , 
असे जाहीर करीत आहे. सदर सदस्याने अपात्रता धारण केली असल्याने 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ७८ - अ अन्वये 
त्यांना सदर संस्थेचे व्यवस्थापक समिती सदस्य पदावरून निष्कासित 
( बरखास्त ) करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी देण्यात आला आहे . 
नवापूर , २२ सप्टेंबर २०१७. 


क्रमांक सनिअ/ आस्था/ कलम ७३ - क अ/ आदेश/ १७५२ / सन २०१७. 
मी , प्रताप पाडवी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नवापूर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ७३ ( क ) (१) मधील प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून नवागाव आदिवासी विविध 
कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित , नवागाव , तालुका नवापूर , जिल्हा 
नंदुरबार या व्यवस्थापक समिती सदस्य श्री. समद नुरा शेख हे दिनांक 
३१ मार्च २०१७ अखेर रुपये ४३, ३१० चे थकबाकीदार झाले आहे व 
सदर तरतुदीनुसार त्यांनी अपात्रता धारण केली आहे, असे जाहीर 
करीत आहे. सदर सदस्याने अपात्रता धारण केली असल्याने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७८ - अ अन्वये त्यांना सदर 
संस्थेचे व्यवस्थापक समिती सदस्य पदावरून निष्कासित ( बरखास्त ) 
करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी देण्यात आला आहे . 
नवापूर , २२ सप्टेंबर २०१७. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक सनिअ/ आस्था/ कलम ७३ - क अ/ आदेश/ १७६०/ सन २०१७. 
मी , प्रताप पाडवी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , नवापूर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ७३ ( क ) (१) मधील प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून रंगावली आदिवासी विविध 
कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित , रंगावली , तालुका नवापूर, जिल्हा 
नंदुरबार या व्यवस्थापक समिती सदस्य श्री . कनसु रेवा गावीत हे 
दिनांक ३१ मार्च २०१७ अखेर रुपये १४ ,०१५ चे थकबाकीदार झाले 
आहे व सदर तरतुदीनुसार त्यांनी अपात्रता धारण केली आहे, असे 
जाहीर करीत आहे. सदर सदस्याने अपात्रता धारण केली असल्याने 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७८ - अ अन्वये 
त्यांना सदर संस्थेचे व्यवस्थापक समिती सदस्य पदावरून निष्कासित 
( बरखास्त ) करीत आहे . 


क्रमांक सनिअ/ आस्था/ कलम ७३- क अ / आदेश /१७३६/ सन २०१७ . 
मी, प्रताप पाडवी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , नवापूर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३ ( क ) (१) मधील प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून विसरवाडी आदिवासी विविध 
कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित, विसरवाडी , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार या व्यवस्थापक समिती सदस्य श्रीमती उषाबाई बळवंत 
गावीत ह्या दिनांक ३१ मार्च २०१७ अखेर रुपये ८१, ३१५ चे थकबाकीदार 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४, २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी देण्यात आला आहे . 


नवापूर , २२ सप्टेंबर २०१७.. 


आदेश 


क्रमांक सनिअ/ आस्था/ कलम ७३ - क अ/ आदेश/ १७६८ / सन २०१७. 
मी , प्रताप पाडवी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नवापूर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३ ( क ) ( १) मधील प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून कोळदा आदिवासी विविध कार्यकारी 
सहकारी संस्था मर्यादित , कोळदा, तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार 
या व्यवस्थापक समिती सदस्य श्री . व्यंकट बापू वसावे हे दिनांक 
३१ मार्च २०१७ अखेर रुपये २५, ४७३ चे थकबाकीदार झाले आहे व 
सदर तरतुदीनुसार त्यांनी अपात्रता धारण केली आहे, असे जाहीर 
करीत आहे. सदर सदस्याने अपात्रता धारण केली असल्याने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ७८ - अ अन्वये त्यांना सदर 
संस्थेचे व्यवस्थापक समिती सदस्य पदावरून निष्कासित ( बरखास्त ) 
करीत आहे . 


क्रमांक सनिअ/ आस्था/ कलम ७३ - क अ/ आदेश/ १७९९/ सन २०१७. 
मी , प्रताप पाडवी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, नवापूर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३ ( क ) (१) मधील प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून कोळदा आदिवासी विविध कार्यकारी 
सहकारी संस्था मर्यादित , कोळदा, तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार 
या व्यवस्थापक समिती सदस्य श्री . संजय सुदाम वसावे हे दिनांक 
३१ मार्च २०१७ अखेर रुपये ३४, ९३९ चे थकबाकीदार झाले आहे व 
सदर तरतुदीनुसार त्यांनी अपात्रता धारण केली आहे , असे जाहीर 
करीत आहे. सदर सदस्याने अपात्रता धारण केली असल्याने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७८ - अ अन्वये त्यांना सदर 
संस्थेचे व्यवस्थापक समिती सदस्य पदावरून निष्कासित ( बरखास्त ) 
करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी देण्यात आला आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी देण्यात आला आहे . 


प्रताप पाडवी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, नवापूर , 

जिल्हा नंदुरबार . 


नवापूर , २२ सप्टेंबर २०१७ . 


नवापूर , २२ सप्टेंबर २०१७. 


आदेश 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक सनिअ/ आस्था/ कलम ७३ - क अ / आदेश/१७९२/ सन २०१७ . 
मी, प्रताप पाडवी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, नवापूर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ७३ (क ) (१) मधील प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून कोळदा आदिवासी विविध कार्यकारी 
सहकारी संस्था मर्यादित, कोळदा, तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार 
या व्यवस्थापक समिती सदस्य श्री . राजेश जयराम वसावे हे दिनांक 
३१ मार्च २०१७ अखेर रुपये १,०७,३६० चे थकबाकीदार झाले आहे व 
सदर तरतुदीनुसार त्यांनी अपात्रता धारण केली आहे, असे जाहीर 
करीत आहे. सदर सदस्याने अपात्रता धारण केली असल्याने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७८- अ अन्वये त्यांना सदर 
संस्थेचे व्यवस्थापक समिती सदस्य पदावरून निष्कासित ( बरखास्त ) 
करीत आहे . 


क्रमांक वि -४/ एनएसके/एनएसके/ जीएनएल /( ओ)/ १७३/ ५४४४/ सन 
२०१७. - मी , निलकंठ करे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक याद्वारे गोदावरी स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , 
नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
९ (१) अन्वये नोंदणी झाल्याचे व तिचे वर्गीकरण कलम १२ ( १) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चे नियम क्रमांक १० ( १) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण 
इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे . 

संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / जीएनएल /( ओ)/ १७३/ 
सन २०१७ असा आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी देण्यात आला आहे. 


नीलकंठ करे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नाशिक . 


नवापूर , २२ सप्टेंबर २०१७. 


नाशिक , २४ ऑक्टोबर २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


१३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / वायडब्ल्यूएल/ एजीआर/( ओ) /( डी )/ 
७९१/ २०१७, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७ असा आहे . 


आदेश 


अशोक डी . बागल , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव . 


जळगाव , २७ ऑक्टोबर २०१७. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / १०४७/ २०१७. - अशोक डी . 
बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), जळगाव याद्वारे 
अधिसूचित करतात की , नियोजित दिशा महिला दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , पाथरी , तालुका जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक 
२४) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चे नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था 
असे करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे . 

संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / जेजीए/ एजीआर/( ओ)/ ( डी)/ ७९२ / 
२०१७, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७ असा आहे . 
जळगाव , २७ ऑक्टोबर २०१७ . 


आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / १०७१/ २०१७ . - मी, रवी गडेकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव याद्वारे अधिसूचित 
करतो की , धनदाई माता महिला माता दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , भोरस , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( सन १९६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे नियम क्रमांक १० 
( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य 
कृषी संस्था असे आहे . 

संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन/ एजीआर/( ओ)/( डी) / ७९४/ 
२०१७, दिनांक १ नोव्हेंबर २०१७ असा आहे. 

रवी गडेकर , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव . 
जळगाव , १ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / १०५० / २०१७. - अशोक डी . 
बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव याद्वारे 
अधिसूचित करतात की , जय बजरंग दूध उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , चिंचखेडे बुद्रुक , तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे ( सन १९६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चे नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था 
असे करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे . 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / जेएमएनआर/ एजीआर/( ओ)/( डी ) / 
७९३/ २०१७, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७ असा आहे . 


जळगाव , २७ ऑक्टोबर २०१७. 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार/ १०१२/ २०१७. - अशोक डी . 
बागल, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), जळगाव याद्वारे 
अधिसूचित करतात की , श्री साई कृपा दूध उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , चिंचोली, तालुका यावल, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे ( सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक 
२४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था 
असे करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १६१/ सन २०१७ . - श्रीमती ए. एस . वानखेडे, 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यांची दिनांक २५ ऑक्टोबर 
२०१७ ते दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७ रोजीची एकूण तीन दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक 
२४ ऑक्टोबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३० ऑक्टोबर 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 
- रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए. एस . वानखेडे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्रीमती ए. एस . वानखेडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . डी . जी . पटवे , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


श्रीमती ए. एस. वानखेडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , तर 
त्या दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 


श्री . ए . आर . माळवदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री. डी . जे. पाटील, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . ए. आर. माळवदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कर्जत हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


अहमदनगर , २४ ऑक्टोबर २०१७ . 


आदेश 


अहमदनगर, २६ ऑक्टोबर २०१७. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४६/ सन २०१७. - श्री . एन. एल . काळे , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
२०१७ ते दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एकूण पाच दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
३० ऑक्टोबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ६ नोव्हेंबर 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एन. एल. काळे यांना दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . 
तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एन . एल . काळे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती पी. पी . बनकर , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्री . एन. एल . काळे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , २५ ऑक्टोबर २०१७ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १३७/ सन २०१७. - श्रीमती के. पी . राठौर, ७ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
२३ ऑक्टोबर २०१७ व दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१७ रोजीची एकूण 
दोन दिवसांची अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के. पी. राठौर यांना ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती के. पी . राठौर , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . पी . पी . मोदी, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती के . पी . राठौर , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , २६ ऑक्टोबर २०१७ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ७४/ सन २०१७. - श्री . ए. आर. माळवदे , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कर्जत यांची दिनांक २७ ऑक्टोबर 
२०१७ रोजीची एक दिवसाची अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१७ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. आर. माळवदे यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
कर्जत या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५८ / सन २०१७. - श्रीमती के . एम. चव्हाण , 
९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
३० ऑक्टोबर २०१७ व दिनांक १ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एकूण तीन 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
२७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २ नोव्हेंबर 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के. एम. चव्हाण यांना ९ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


१५ 


येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ९ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती के. एम . चव्हाण, ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती पी. एन . ढाणे, १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती के . एम . चव्हाण , ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर , २६ ऑक्टोबर २०१७ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ११६/ सन २०१७. - श्री . डी . बी . हंबीरे, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यांची दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१७ 
ते दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एकूण सहा दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१७ 
रोजीपासून ते दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . बी. हंबीरे यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
शेवगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . डी . बी. हंबीरे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक 
२९ ऑक्टोबर २०१७ रोजी श्री . ए. एन . कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर, शेवगाव यांचेकडे व दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१७ रोजीपासून 
ते दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . ए. 
एस. आलेवार , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . डी . बी. हंबीरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 


अहमदनगर, २७ ऑक्टोबर २०१७. 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा / ८६ / सन २०१७.- श्री. ए. पी . मोहिते , सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव यांची दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१७ 
ते दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एकूण सहा दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१७ 
रोजी सकाळपासून ते दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. ए. पी. मोहिते यांना सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . 
तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . ए. पी . मोहिते, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा न्यायीक कार्यभार 
श्री. ए. पी . रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
कोपरगाव यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार दिनांक २८ ऑक्टोबर 
२०१७ रोजी सकाळपासून ते दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१७ रोजीपर्यंत 
श्री . एस . एस. शिंदे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचेकडे व दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१७ रोजीपासून ते दिनांक 
६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . पी. एन . देशपांडे, 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे. 
__ श्री . ए . पी . मोहिते , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २७ ऑक्टोबर २०१७ . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १६६/ सन २०१७. - श्री . व्ही . आर. अगरवाल , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक ३० ऑक्टोबर 
२०१७ ते दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एकूण सहा दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
२७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ६ नोव्हेंबर 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . आर. अगरवाल यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . व्ही. आर. अगरवाल , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा न्यायीक कार्यभार 
श्री. ए. पी. रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
कोपरगाव यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार दिनांक २७ ऑक्टोबर 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४, २०१८ / माघ १९ - २५, शके १९३९ 


२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर व दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१७ 
रोजी सकाळी १० . ०० वाजेपर्यंत व दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१७ रोजीपासून 
ते दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . पी . 
एन . देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचेकडेदिनांक २८ ऑक्टोबर २०१७ रोजी सकाळी १० . ०० वाजेपासून 
ते दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१७ रोजीपर्यंत श्री . एस . एस . शिंदे, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्री. व्ही . आर. अगरवाल, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के. पी . राठौर यांना ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती के . पी . राठौर , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . पी . पी . मोदी, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती के . पी. राठौर , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर , २७ ऑक्टोबर २०१७ . 


अहमदनगर, ३० ऑक्टोबर २०१७. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४२/ सन २०१७. - श्रीमती पी . व्ही. घाडगे, ७ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
३१ ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक २ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एकूण तीन 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . व्ही. घाडगे यांना ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती पी. व्ही . घाडगे, ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती पी . पी. भारसाकडे-वाघ, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती पी. व्ही . घाडगे, ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ७४ / सन २०१७. - श्री . ए . आर . माळवदे, 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांची दिनांक ६ नोव्हेंबर 
२०१७ ते दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१७ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. ए. आर. माळवदे यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, कर्जत या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कर्जत या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


अहमदनगर , ३० ऑक्टोबर २०१७ . 


श्री. ए. आर. माळवदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . डी. जे . पाटील , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . ए. आर. माळवदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कर्जत हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 

सौ . सु. कि . केवले , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १३७/ सन २०१७. - श्रीमती के. पी. राठौर , ७ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
३० ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एकूण 
२४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , ३ नोव्हेंबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४, २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


१७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

श्री . एस. एस . शर्मा, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 

संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा न्यायीक 
आदेश 

कार्यभार श्री. एस . यु . बघेले , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
क्रमांक कार्यव्य / रजा / १४२ / सन २०१७. - श्रीमती आर. पी. परदेशी , 

न्यायाधीश , श्रीरामपूर यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार दिनांक 
तदर्थजिल्हा न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 

२९ ऑक्टोबर २०१७ रोजी दुपारनंतर ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१७ 
यांची दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक १ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची 

रोजी कार्यालयीन वेळ संपेपर्यंत श्री . एच. एम . भोसले, तर्थजिल्हा 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 

न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यांचेकडे दिनांक 
दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 

३० ऑक्टोबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २ नोव्हेंबर 
२ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 

२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . पी . एस . विठलाणी, दिवाणी 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर. पी . परदेशी यांना तर्थ । 

श्री . एस. एस . शर्मा, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या 

संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या 

तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या 
कालावधीत तर्थजिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

अहमदनगर , ३० ऑक्टोबर २०१७ . 
श्रीमती आर. पी . परदेशी , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 

आदेश 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती के . के. पाटील,तर्थजिल्हा न्यायाधीश 

क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४५/ सन २०१७. - श्री . एच . एम . भोसले , 
३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर ठेवण्यात येत आहे. 

तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यांची 
श्रीमती आर. पी. परदेशी, ती जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची 
सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित एकूण पाच दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या तर्थजिल्हा न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त तसेच दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
राहिल्या असत्या . 

सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
अहमदनगर , २६ ऑक्टोबर २०१७ . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एच. एम. भोसले यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व सहायक सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त 

करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 
आदेश 

जिल्हा न्यायाधीश - १ व सहायक सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदी 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/१४४ / सन २०१७. - श्री . एस . एस. शर्मा, जिल्हा पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यांची दिनांक 

ठेवण्यात येत आहे . 
३० ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक १ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एकूण तीन 

श्री. एच . एम . भोसले, तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 

न्यायाधीश, संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
२९ ऑक्टोबर २०१७ रोजी दुपारनंतर ते दिनांक २ नोव्हेंबर २०१७ 

न्यायीक कार्यभार दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 

ते दिनांक २ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री. एस . 
येत आहे. 

यु. बघेले, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . एस . शर्मा यांना जिल्हा यांचेकडे, प्रशासकीय कार्यभार दिनांक ३०ऑक्टोबर २०१७ रोजी 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त 

___ कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा वेळेपूर्वीपर्यंत श्री. पी . एस . विठलाणी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदी पर्यायी संगमनेर यांचेकडे व अतिरिक्त कार्यभार दिनांक २ नोव्हेंबर २०१७ 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी 
येत आहे. 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . एस. एस. शर्मा, जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४, २०१८ / माघ १९ - २५, शके १९३९ 


श्री. एच. एम . भोसले, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- १ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते , तर ते तर्थजिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , । 
संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ३० ऑक्टोबर २०१७. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/८१/ सन २०१७. - श्री . व्ही . जी . मोहिते , जिल्हा 
न्यायाधीश - ११ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
२६ ऑक्टोबर २०१७ व दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७ रोजीची एकूण 
दोन दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . जी . मोहिते यांना जिल्हा 
न्यायाधीश - ११ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश - ११ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . व्ही . जी . मोहिते , जिल्हा न्यायाधीश - ११ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए . एन . चौरे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -११ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे . 
__ श्री . व्ही . जी. मोहिते, जिल्हा न्यायाधीश - ११ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय 
रजेवर गेले नसते, तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- ११ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
साक्री या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, साक्री या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. राजू अशोक शिवरात्री , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, साक्री यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . राजेश शिवाजीराव 
वानखेडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, साक्री हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, साक्री या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

एस . एस . शिंदे, 
जिल्हा न्यायाधीश- १, धुळे व 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 


धुळे . 


धुळे , ४ नोव्हेंबर २०१७. 


जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


प्रकाश हिं . माळी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , ३० ऑक्टोबर २०१७ . 


__ क्रमांक वि - ४/ एनएसके/ एनएसके / आरएसआर/(सीआर)/ २१८ / ६१७२/ 
सन २०१७ . - मी , निलकंठ करे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, 
नाशिक मा . श्री . दिगंबरराव घाडगे पाटील शासकीय/निमशासकीय 
अपंग कर्मचारी/ अधिकारी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, नाशिक , 
तालुका -जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी झाल्याचे व तिचेवर्गीकरण कलम 
१२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम १० ( १) 
नुसार संस्थेचे वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था व उपवर्गीकरण कर्ज 
देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर 
करीत आहेत . 


आदेश 


क्रमांक बी - २/६०५२/ सन २०१७ .- श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
साक्री यांना दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१७ रोजीच्या सुट्टीला जोडून दिनांक 
६ नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१७ अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा, तसेच दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


नीलकंठ करे , 
जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था, नाशिक . 


नाशिक, १५ नोव्हेंबर २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५, शके १९३९ 


98 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST /7876 / 2017 . - The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No. Name and Designation 

Period 


Shri. A . B . Marlecha , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Malegaon . 


Ex- post- facto sanction to the Extension of 
Earned leave for three (3 ) days from 28th 
October 2017 to 30th October 2017 is hereby 
granted in continuation of Earned leave from 
23rd October 2017 to 27th October 2017 . 


Smt. P . R . Dandekar, 
Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nandgaon . 


Earned leave for four (4 ) days from 1st 
November 2017 to 4th November 2017 suffixing 
Sunday falling on 5th November 2017 with 
permission to leave headquarter with effect from 
31st October 2017 after office hours to 6th 
November 2017 before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 
addition to their own duties . 


Shri. A . B . Marlecha , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class, Malegaon . 


Smt. M . D . Kamble , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and JudicialMagistrate , 
First Class , Malegaon . 


Smt. P . R . Dandekar, 
Civil Judge, 
Junior Division and JudicialMagistrate , 
First Class, Nandgaon . 


Smt. S . V . Phulbandhe, 
Civil Judge , 
Junior Division and JudicialMagistrate , 
First Class , Manmad City . 


S . R . SHARMA , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 1st November 2017 . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४, २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


आदेश 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक वि -१/ एनएसके/एचएसजी/(टीसी)/५७२३/ ३३५२ / सन २०१७. 
संजीवनी हाईटस् को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
पाथर्डी, नाशिक ही संस्था मौजे पाथर्डी शिवारातील सर्व्हे नंबर 
३२७/२/ २ - अ मधील प्लॉट क्रमांक १३ व १४ यांसी एकूण ५०० . ०० चौ . 
मी . या मिळकतीवरील इमारतींसाठीच्या सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १० अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत 
आहेत . 


क्रमांक लेखा/ एनएसके / एनएसके / जीएसएल/(एस)/ ५३५१ / ३६९६/ 
२०१७. - उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक विभाग, नाशिक याद्वारे 
अधिसूचित करतात की , श्री चामुंडा माता बहुउद्देशीय सेवा सहकारी 
संस्था मर्यादित , नाशिक , तालुका -जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चे 
नियम क्रमांक १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था 
असून उपवर्गीकरण सामाजिक संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे 
जाहीर करीत आहे . 

संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके/ जीएसएल/( एस)/ ५३५१/ 
३६९६/ २०१७, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१७ असा आहे. 
नाशिक, ३ नोव्हेंबर २०१७. 


नाशिक, ४ ऑक्टोबर २०१७ . 


आदेश 


वाचावे. - (१) या कार्यालयाचा अंतिम आदेश क्रमांक वि - १/ हौसिंग 

सोसा./ क - १०२/ अंतिम आदेश /२०१६ , दिनांक ३१ मार्च 

२०१६ . 
( २ ) या कार्यालयाचा अवसायक बदल आदेश , दिनांक २८ 

जुलै २०१७. 
( ३) श्री . आर. सी . गजरे, अवसायक, जनकपुरी को 

ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, नाशिक तथा 
लिपिक अधीन उपनिबंधक, सहकारी संस्था , नाशिक 
तालुका यांचा अंतिम अहवाल, दिनांक २५ सप्टेंबर 
२०१७ . 


क्रमांक वि - १/ एनएसके / एचएसजी/(टीसी)/ ५७२४ / ३६७१/ सन 
२०१७. - उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक विभाग , नाशिक याद्वारे 
अधिसूचित करतात की , भाग्यलक्ष्मी अपार्टमेंट को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
सोसायटी लिमिटेड , भाभानगर , दादासाहेब गायकवाड सभागृहाजवळ , 
नाशिक - ४२२ ०११ ही संस्था मौजे नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर 
५०२/२/ ८ +९ प्लॉट नंबर ८ + ९ यांसी एकूण ५९४. ९६ चौ . मी. या 
मिळकतीवरील इमारतींसाठीच्या सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १० अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरु 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत 
आहेत . 

संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके /एचएसजी/(टीसी)/ ५७२४ / ३६७१/ 
सन २०१७, दिनांक १ नोव्हेंबर २०१७ असा आहे. 
नाशिक , १ नोव्हेंबर २०१७ . 


( ४) महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम १९६० चे कलम 

२१ मधील तरतूद . 


आदेश 


क्रमांक वि - १/ जनकपुरी हौसिंग/ क - २१ / नों.र. आदेश/ ३३४६/ सन 
२०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदींचा वापर करून उक्त वाचावे नुसार मी , संजय गिते , 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक या आदेशान्वये 
जनकपुरी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नाशिक , 
तालुका-जिल्हा नाशिक नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एचएसजी/(टीसी)/ 
२२६४/ सन १९९२, दिनांक ३० डिसेंबर १९९२ ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्याचा आदेश देत असून सदर आदेशाचे दिनांकापासून संस्थेचे 
विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे 
बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , ३ ऑक्टोबर २०१७. 


आदेश 
क्रमांक वि - १ / एनएसके / एचएसजी/( टीसी) /५७२२ / सन २०१७. 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक विभाग , नाशिक याद्वारे अधिसूचित 
करतात की , लंबोदर हाईटस् अपार्टमेंट को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
सोसायटी लिमिटेड , खांडेमळा, नाशिक ही संस्था मौजे नाशिक सिटी 
सर्व्हे नंबर ९८९/१ - अ/ १ ते ७ + ११ + १३ + १४ + १६ ते २० प्लॉट नंबर 
२७ + २८ यांसी एकूण ५०० . ५०० चौ . मी . या मिळकतीवरील 
इमारतींसाठीच्या सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४, २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


२१ 


गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरु सहभागीदारी संस्था 
असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहेत . 

संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके /एचएसजी/( टीसी)/ ५७२२/ सन २०१७, 
दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ असा आहे. 

संजय गिते , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नाशिक , 

तालुका नाशिक . 
नाशिक , २२ सप्टेंबर २०१७. 


Charge during the absence of Smt. S . C . 
Jadhav, Joint Civil Judge, Senior Division , Nashik 
is kept with Shri. R. V. Bhakta, 2nd Joint Civil 
Judge , Senior Division , Nashik . 

Certified that Smt. S . C . Jadhav would have 
continued to officiate in the post of Joint Civil 
Judge , Senior Division , Nashik if she had not 
proceeded on leave for the period from 6th 
November 2017 to 10th November 2017 (Note 2 
below Rule 39 (2 ) Maharashtra Civil Services 
( Pay) Rules, 1981). 

SURYAKANT S . SHINDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik. 
Nashik , 4th November 2017 . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक वि - २/ प्रशासक बदल / सावदा अर्बन पत/ २७२६/ सन 
२०१७. - मी , संजय गायकवाड , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
रावेर , तालुका रावेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम ७८ ( अ) ( १) अन्वये मला प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये या कार्यालयाचा प्रशासकीय आदेशात बदल करीत असून 
सावदा अर्बन को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, सावदा , 
तालुका रावेर, जिल्हा जळगाव या संस्थेवर नियुक्ती केलेल्या आदेशात 
श्री . पी. डी. पाटील, सहकार अधिकारी , द्वितीय श्रेणी ( सेवानिवृत्त ) 
यांचेऐवजी श्री . डी . डी . पाटील, मुख्यलिपिक , रावेर यांची प्रशासक 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी माझ्या 
सही, शिक्क्यानिशी कार्यालयीन मोहर ठसवून निर्गमित करीत आहे. 

संजय गायकवाड , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , रावेर , 
रावेर , २६ ऑक्टोबर २०१७. 

जिल्हा जळगाव . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४५/ सन २०१७. - श्री . एच. एम . भोसले , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व सहायक सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यांची 
दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक १० नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एकूण 
चार दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १० 
नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेसंपेपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एच. एम. भोसले यांना तदर्थजिल्हा 
न्यायाधीश- १ व सहायक सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व सहायक सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एच. एम . भोसले, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- १ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . एस . शर्मा, जिल्हा न्यायाधीश- १ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एच. एम . भोसले, तर्थजिल्हा न्यायाधीश- १ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते , तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

प्रकाश हिं . माळी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


Order 


__ No . EST/ 7946/ 2017 . - The Principal Ditrict and 
Sessions Judge , Nashik is pleased to pass the 
following Order : 


Earned leave for five (5 ) days from 6th 
November 2017 to 10th November 2017 prefixing 
Sunday falling on 5th November 2017 and 
suffixing holidays falling on 11th November 2017 
and 12th November 2017 is hereby granted to 
Smt. S . C . Jadhav, Joint Civil Judge, Senior 
Division, Nashik. 


अहमदनगर, ७ नोव्हेंबर २०१७ . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४, २०१८ / माघ १९ - २५, शके १९३९ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ४० / सन २०१७. - श्रीमती के . एस. नावंदर , 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
५ नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एकूण तीन 
दिवसांची मंजूर करण्यात आलेली अर्जित रजा याद्वारे रद्द करणेत येत 
आहे . 


श्रीमती एस. एस. पाटील , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती पी . व्ही . घाडगे, ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर ठेवण्यात आला होता . 
___ श्रीमती एस. एस. पाटील, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , ७ नोव्हेंबर २०१७. 


अहमदनगर , ६ नोव्हेंबर २०१७ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १०२/ सन २०१७. - श्री . पी. एस. विठलाणी , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक ७ नोव्हेंबर 
२०१७ ते दिनांक १० नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एकूण ४ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच वरील कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . एस. विठलाणी यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . पी . एस. विठलाणी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एन . एल . येवलेकर , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, संगमनेर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्री. पी. एस. विठलाणी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, संगमनेर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ६ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १६५/ सन २०१७. - श्री . एच. एस . सातभाई, 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा यांची दिनांक ७ नोव्हेंबर 
२०१७ ते दिनांक १० नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एकूण चार दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच वरील कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एच . एस . सातभाई यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत श्री . एच. एस . 
सातभाई, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 
__ श्री . एच. एस . सातभाई, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . के . एम . कायंगुडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . एच. एस. सातभाई, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ७ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५६/ सन २०१७. - श्रीमती एस . एस. पाटील , 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२४ ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१७ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच वरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस. एस. पाटील यांना ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले 
होते . 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १२२ / सन २०१७. - सौ . आर. एस . भोसले 
नरसाळे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहाता यांची दिनांक ६ 
नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर सौ. आर. एस. भोसले- नरसाळे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, राहाता या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, राहाता या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


२३ 


सौ . आर. एस . भोसले - नरसाळे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
राहाता यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए. आर. सोलापुरे , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
राहाता ठेवण्यात येत आहे. 

सौ. आर. एस . भोसले - नरसाळे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
राहाता ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहाता या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , ६ नोव्हेंबर २०१७ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . एन . देशपांडे यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 
___ श्री. पी . एन. देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस. एस . शिंदे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्री. पी. एन. देशपांडे , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , १० नोव्हेंबर २०१७ . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०४/ सन २०१७. - श्रीमती पी . पी . भारसाकडे 
वाघ, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची 
दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची 
एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यशाळेनंतर ते दिनांक १८ नोव्हेंबर 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . पी. भारसाकडे- वाघ यांना 3 रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती पी. पी . भारसाकडे-वाघ, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यशाळेनंतर ते 
दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१७ रोजीपर्यंत श्री. डी. एस. कोलते, सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक १३ नोव्हेंबर 
२०१७ रोजीपासून ते दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती एस. पी . नलगे , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती पी . पी . भारसाकडे-वाघ, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , ६ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५४/ सन २०१७. - श्री . डी . एस . कोलते , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक १४ 
नोव्हेंबर २०१७ व दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एकूण तीन 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
१३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १७ नोव्हेंबर 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . एस . कोलते यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . डी . एस. कोलते , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस. डी . पाटील, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . डी . एस. कोलते , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

सौ . सु . कि . केवले , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ११० / सन २०१७. - श्री . पी . एन . देशपांडे, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव यांची दिनांक ६ नोव्हेंबर 
२०१७ व दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एकूण दोन दिवसांची 
अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
आहे. तसेच वरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 


अहमदनगर, १० नोव्हेंबर २०१७ . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४, २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ २६८३/ सन २०१७. - श्री. महावीर बळीराम सोनटक्के , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
शहादा यांना दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक २५ ऑक्टोबर 
२०१७ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . महावीर बळीराम सोनटक्के यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
शहादा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, शहादा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती धनश्री रघुनाथ भंडारी यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती धनश्री रघुनाथ भंडारी , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती के. एफ . एम . 
खान , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती धनश्री रघुनाथ भंडारी, 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, नंदुरबार ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग,नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिल्या असत्या . 
नंदुरबार , १ नोव्हेंबर २०१७ . 


श्री. महावीर बळीराम सोनटक्के , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , शहादा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . एच. जोशी , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
शहादा यांनी सांभाळला होता . 


श्री . महावीर बळीराम सोनटक्के , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शहादा यांनी रजेवरून परत 

आदेश 
आल्यानंतर ते कामावर रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय 

क्रमांक बी - २/ २८२०/ सन २०१७. - श्री . आनंद देवीदासराव करभाजन , 
अधिकाऱ्याचे स्वास्थ प्रमाणपत्र दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी 

दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
सादर केले आहे . 

अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार यांना दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१७ ते 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१७ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची परिवतित 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री . महावीर बळीराम सोनटक्के , ___ रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 

__ रजेवरून परत आलेनंतर श्री . आनंद देवीदासराव करभाजन यांना 
शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते 

दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 

अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. 
वर्ग, शहादा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
नंदुरबार , २६ ऑक्टोबर २०१७. 

व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा , जिल्हा नंदुरबार या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 

ठेवणेत आले होते. 
आदेश 

श्री. आनंद देवीदासराव करभाजन, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
क्रमांक बी -२/२७३३/ सन २०१७.- श्रीमती धनश्री रघुनाथ भंडारी , 

स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 

यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा त्यांचे अनुपस्थितीचे 
वर्ग, नंदुरबार यांना दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक 

कालावधीतील त्यांचेकडील व त्यांचेकडे यापूर्वी असलेला अक्कलकुवा 
१८ नोव्हेंबर २०१७ अशी एकूण १९ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 

येथील अतिरिक्त कार्यभार श्री . एम. जी . मोरे , दिवाणी न्यायाधीश , 
मंजूर करण्यात येत आहे. 

कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा, जिल्हा नंदुरबार 
यांचेकडे यांनी सांभाळला होता . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


२५ 


श्री. आनंद देवीदासराव करभाजन, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
यांनी रजेवरून परत आल्यानंतर ते कामावर रुजू होण्यास पात्र दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव 
असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचेस्वास्थ प्रमाणपत्र दिनांक १० नोव्हेंबर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
२०१७ रोजी सादर केले आहे . 

नंदुरबार , १० नोव्हेंबर २०१७ . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आनंद देवीदासराव 

आदेश 
करभाजन, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत क्रमांक बी - २/ २८३७/ सन २०१७. - श्री. हेमंत बी. गायकवाड, जिल्हा 
परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार यांना दिनांक २० 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार या पदी नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१७ अशी एकूण ५ दिवसांची 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

अर्जित रजा व दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७ कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 

ते दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोची (दिनांक 
नंदुरबार , १० नोव्हेंबर २०१७. 

२५ व २६ नोव्हेंबर २०१७ चौथा शनिवार व रविवार सुट्ट्यांसह ) 

मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आली आहे . 
आदेश 

। रजेवरून परत आल्यावर श्री . हेमंत बी . गायकवाड यांना जिल्हा 
क्रमांक बी -२ /२८२१ / सन २०१७ .- श्री. महेंद्र बन्सीलाल पाटील ,___ न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
यांना दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१७ पावेतो न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,नंदुरबार या पदी पर्यायी 
अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, तसेच दिनांक १९ नोव्हेंबर इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
२०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ आले होते . 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोची (दिनांक २२ व २६ नोव्हेंबर २०१७ अनुक्रमे 

___ श्री. हेमंत बी . गायकवाड, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
चौथा शनिवार व रविवार सुट्ट्यांसह ) मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 

न्यायाधीश, नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

अतिरिक्त कार्यभार श्री . राजेश एस. गुप्ता , जिल्हा न्यायाधीश- २ व 
रजेवरून परत आलेनंतर श्री . महेंद्र बन्सीलाल पाटील यांना दिवाणी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव या 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 

टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . हेमंत बी. गायकवाड , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव 

जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार हे वर नमूद 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 

केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश 
रिक्त ठेवणेत येत आहे. 

१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून 
श्री. महेंद्र बन्सीलाल पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व काम करीत राहिले असते . 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , धडगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 

अभय एस. वाघवसे , 
त्यांचेपदाचा त्यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील अतिरिक्त कार्यभार श्री . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
एम. बी . सोनटक्के , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 

नंदुरबार . 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांनी सांभाळावा . 

नंदुरबार , १३ नोव्हेंबर २०१७ . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . महेंद्र बन्सीलाल पाटील , 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 
BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 

Order 
No. EST/7980 / 2017 .– The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No. Name and Designation 

Period 


3 . 


Shri. K . G . Choudhari, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Chandwad . 


Commuted leave for eleven ( 11) days from 8th 
November 2017 to 18th November 2017 suffixing 
Sunday falling on 19th November 2017 with 
permission to leave headquarter with effect from 
7th November 2017 after office hours to 20th 
November 2017 before office hours for attending 
Vipassana Course at Igatpuri, District Nashik . 


2 


Shri . J . J . Inamdar, 
6th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Malegaon . 


Ex- post - facto sanction to the Extension of 
Earned leave for one ( 1) day i. e . from 31st 
October 2017 with permission to leave 
headquarter till 1st November 2017 before office 
hours is hereby granted in continuation of 
Earned leave i. e . 30th October 2017 . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period. 


Sr. No . 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 
kept during the leave period in 

addition to their own duties . 


2 


Shri. K . G . Choudhari, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Chandwad . 


Shri. S . S . Dhapate , 
Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Chandwad . 


Shri. J. J. Inamdar, 
6th Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate . First Class , 
Malegaon . 


Shri. A . B . Marlecha, 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Malegaon . 


S . R . SHARMA, 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge, Nashik . 


Nashik , 7th November 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


२७ 


Order 
No. EST/8065 /2017 . - The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No . Name and Designation 

Period 


Shri. V. H . Deshmukh , 
5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 
Malegaon . 


Ex -post-facto sanction to the Extension of 
Earned leave for eight (8 ) days from 28th 
October 2017 to 4th November 2017 with 
permission to leave headquarter is hereby 
granted in continuation of Earned leave from 
23rd October 2017 to 27th October 2017 
previously granted . 


2 


Shri. J. J. Inamdar, 
6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Malegaon . 


Earned leave for one ( 1) day i. e . from 13th 
November 2017 prefixing holidays falling on 11th 
November 2017 and 12th November 2017 with 
permission to leave headquarter with effect from 
10th November 2017 after office hours to 14th 
Novmber 2017 before office hours. 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 


Sr. No . 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 

addition to their own duties. 


2 


Shri. V . H . Deshmukh , 
5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Malegaon . 


Smt. M . D . Kamble, 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Malegoan alongwith 
additional charge of the Court of 4th Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Malegoan . 


2 


Shri. J. J. Inamdar, 
6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Malegaon . 


Shri. A . H . Thakur, 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Malegaon . 


S . R . SHARMA, 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 11th November 2017. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


Order 


Order 


No. EST/8050 /2017 . - The Principal District 
and Sessions Judge , Nashik is pleased to pass 
the following order. 


No. EST/8051/ 2017 . - Extension of Earned 
leave for five (5 ) days from 28th October 2017 to 
1st November 2017 with permission to leave 
headquarter till 2nd November 2017 before office 
hours is hereby granted in continuation of 
Earned leave from 23rd October 2017 to 27th 
October 2017 previously granted to Smt. A . H . 
Thakur, 3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Malegaon . 


Commuted leave for six (6 ) days from 30th 
October 2017 to 4th November 2017 is hereby 
granted as an ex-post-facto sanction to Shri. S . 
T . Pandey , District Judge- 7 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Certified that Smt. A . H . Thakur would have 
continued to officiate in the post of 3rd Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Malegaon if she had not 
proceeded on leave for the period from 28th 
October 2017 to 1st November 2017 [Note 2 
below Rule 39 (2) Maharashtra Civil Services 
(Pay) Rules , 1981). 


Charge during the absence of Shri. S . T. 
Pandey, District Judge- 7 and Additional Sessions 
Judge , Nashik remained with Shri . R . R . 
Vaishnav , District Judge- 4 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Charge during the absence of Smt. A . H . 
Thakur, 3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Malegaon 
remained with Smt. M . D . Kamble , Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class, Malegaon . 


Certified that Shri. S . T. Pandey would have 
continued to officiate in the post of District 
Judge- 7 and Additional Sessions Judge , Nashik 
if he had not proceeded on leave for the period 
from 30th October 2017 to 4th November 2017 
[Note 2 below Rule 39 (2 ) Maharashtra Civil 
Services (Pay ) Rules, 1981 ). 


S . R . SHARMA, 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik 


SURYAKANT S . SHINDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 10th November 2017 . 


Nashik , 10th September 2017 . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


वाचावे : (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ 


( २) महाराष्ट्र शासन, सहकारी अधिसूचना दिनांक २१ मार्च १९८६ . 


( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे पत्र क्रमांक वसुली/ बी -१/विवअ/ नागरी बँका/ अधिकार / 

८६, दिनांक ३ एप्रिल १९८६. 


( ४) महाराष्ट्र शासन , सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण - १५०४/प्र .क्र . २३१/ १५ - स , दिनांक २३ 

नोव्हेंबर २००६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४, २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


२९ 


( ५) मा . सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील आदेश जा. क्र . ना . बँका/ डी - ४ / अड. पतसंस्था/ अधिकार / २००८ , 

दिनांक २६ ऑगस्ट २००८ . 


( ६ ) मा . सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जा .क्र . ना . पत/ डी - ४/पतसंस्था/ का . क. १५६/ ०७, दिनांक 

३१ डिसेंबर २००७ व जा . क्र . ना.बँका/ डी - ४/१५६/ अधि ./ सन २००८ , दिनांक २६ ऑगस्ट २००८ रोजीच्या पत्रानुसार . 


( ७) मा . सहकार आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकार्यालयाकडील आदेश जा . क्रमांक पतसंस्था/ स . आ - ५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती/ 

फेरनियुक्ती/ २०१७ / ९, दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 


( ८) व्यवस्थापक, नाशिक जिल्हा सहकारी कृषि ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बैंक लिमिटेड, नाशिक यांचेकडील जा. क्रमांक एनएसके । 

वसुली/१७/ ३९ , दिनांक १६ सप्टेंबर २०१६ रोजीचे पत्र व दिनांक २९ ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या अवसायकीय सभेतील ठराव क्रमांक ३. 


आदेश 


क्रमांक विकास-२/ भूविकास बँक/ कलम १५६ / अधि ./ ६१४७ / सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, निलकंठ करे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , नाशिक या आदेशान्वये नाशिक जिल्हा 
सहकारी कृषि ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक लिमिटेड , नाशिक या बँकेच्या सहकारी कर्ज वसुलीचे कामकाजासाठी पुढील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३),(५),(६),(७),( ९),( १० ),(११) अपसेटप्राईज कायम करणेची तरतूद वगळून 
( १२),( १३ ),( १४ ) (विक्री कायम करणेची तरतूद वगळून) ( १५ ),( १७ ),(१८) व ( २० ) तसेच कलम १०१/ ९१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी या आदेशाच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या कालावधीपर्यंत त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती खालील अटींचे अधीन राहून प्रदान करीत आहे . 


14 


Ar 


६ 


( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची 

कार्यवाही करावी. 


( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये कर्ज वसुलीचे अधिकार केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम, १९६० चे कलम १०१/९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरिता असतील . 


( ३) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


( ४ ) या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्यास हक्क राहील . 


( ५) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास 

तसेच प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर 
कारवाई करण्यात येईल . 


नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी 
शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 


( ७ ) शासन निर्णय, क्रमांक संकीर्ण- १५०४/ प्र. क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 


(८ ) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुली अभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून 

संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज, चलनाचा भरणा 
संस्थेचे मुख्यालय ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय कोषागारात जमा करण्यात 


यावा. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४, २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


(९ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसूल 

करण्यात येऊ नये. 


( १० ) वाचावे क्रमांक ६ नुसार “ जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत 

मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील 
नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे , या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. " 


परिशिष्ट 


अ. क्र . 


सेवकाचे नाव ( सर्वश्री .) 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार क्षेत्र 


१ 


सौ . एम . के . एखंडे 


व्यवस्थापक 


नाशिक जिल्हा 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 
वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 


२ 


दिलीप रघुनाथ माळी 


मुख्य हिशोबनीस 


नाशिक जिल्हा 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 
वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 


३ 


अविनाश माधवराव सांगळे 


नाशिक जिल्हा 


हिशोबनीस/ 
सहा. वसुली अधिकारी 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 
वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 


४ 


चंद्रशेखर वामनराव पाटील 


नाशिक जिल्हा 


शाखाधिकारी/ 
वसुली अधिकारी 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 
वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 


५ 


अनिल रंगनाथ पगार 


शाखाधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 
वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 


६ 


राजेंद्र सहादु लोखंडे 


शाखाधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 
वरील आदेशात दर्शविलेनुसार. 


७ 


राजेंद्र शिवाजी कांगणे 


शाखाधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 
वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 


८ 


भिका मुरलीधर घुले 


शाखाधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 
वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 


९ 


अशोक भिमराव मढे 


खा . वसुली अधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 
वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 


नीलकंठ करे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नाशिक . 


नाशिक, १३ नोव्हेंबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५, शके १९३९ ३१ 
प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
आदेश 

अहमदनगर , १४ नोव्हेंबर २०१७. 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५ / सन २०१७. - श्री . एम . वाय . एम . के . 
शेख, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , कोपरगाव 

आदेश 
यांची दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७ व दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची 
एकूण पाच दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १६४/ सन २०१७. - श्री . ए. एन . चौरे, तदर्थ 
तसेच दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 

जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची 
२२ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 

दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ रोजीची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

एकूण अकरा दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

तसेच दिनांक ८ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . एम. वाय . एम . के . शेख यांना जिल्हा 

२२ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त 

परवानगी देण्यात येत आहे. 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , कोपरगाव या पदी पर्यायी 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. एन . चौरे यांना तदर्थ जिल्हा 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 

न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
येत आहे . 

करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तर्थ 

जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
श्री . एम . वाय . एम. के . शेख, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 

पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
न्यायाधीश, कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचा 

ठेवण्यात येत आहे. 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. पी. रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त 

श्री . ए. एन . चौरे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र 
सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
श्री . एम . वाय . एम . के . शेख, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 

पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती आर. पी . परदेशी , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश , कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 

न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

येत आहे . 
कोपरगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . ए. एन. चौरे , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र 
अहमदनगर , १४ नोव्हेंबर २०१७. 

न्यायाधीश , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते, तर ते तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
आदेश 

प्रकाश हिं . माळी, 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १४५/ सन २०१७. - श्री. एच. एम. भोसले , 

प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व सहायक सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यांची 

अहमदनगर . 
दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची 
एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . अहमदनगर , १४ नोव्हेंबर २०१७. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एच. एम . भोसले यांना तर्थजिल्हा 
न्यायाधीश - १ व सहायक सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त 

जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व सहायक सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदी 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 

आदेश 
ठेवण्यात येत आहे . 

क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १६१/ सन २०१७. - श्रीमती ए. एस. वानखेडे, 
श्री . एच. एम. भोसले, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ व सहायक सत्र 

दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यांची दिनांक २५ सप्टेंबर 
न्यायाधीश, संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 

२०१७ व दिनांक २६ सप्टेंबर २०१७ रोजीची एकूण २ दिवसांची 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस. एस. शर्मा, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त 

वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

२३ सप्टेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २७ सप्टेंबर 
श्री. एच. एम . भोसले, तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र 

२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
न्यायाधीश, संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर देण्यात येत आहे . 
गेले नसते, तर ते तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४, २०१८ / माघ १९ - २५, शके १९३९ 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए. एस. वानखेडे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्रीमती ए. एस. वानखेडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . डी . जी . पटवे, तत्कालीन सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी व सध्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी 
यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्रीमती ए. एस. वानखेडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या नसत्या, तर 
त्या दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १४ नोव्हेंबर २०१७ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी. एस . विठलाणी यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 
___ श्री . पी. एस. विठलाणी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एन. एल. येवलेकर , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . पी . एस . विठलाणी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, संगमनेर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , १३ नोव्हेंबर २०१७ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १४७/ सन २०१७. - श्री . आर. एम. कुलकर्णी, 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर यांची दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१७ 
ते दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एकूण ४ दिवसाची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१७ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर. एम . कुलकर्णी यांना मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . आर. एम . कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . 
पी. एस. चांदगुडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
__ श्री . आर. एम . कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 
अहमदनगर , १३ नोव्हेंबर २०१७ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ११३ / सन २०१७. - श्री . जी . जी. इटकळकर , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी यांची दिनांक १४ नोव्हेंबर 
२०१७ ते दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एकूण ३ दिवसाची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
१३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १७ नोव्हेंबर 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . जी. जी . इटकळकर यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्री . जी . जी . इटकळकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री. पी . पी . देशमाने , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . जी . जी. इटकळकर , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, राहुरी या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 

सौ. सु . कि . केवले, 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १०२/ सन २०१७. - श्री. पी . एस . विठलाणी, 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक १४ नोव्हेंबर 
२०१७ ते दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एकूण ४ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच वरील कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


अहमदनगर, १४ नोव्हेंबर २०१७ . 


३३ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४, २०१८ / माघ १९ - २५, शके १९३९ 
पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खाली दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिद्ध झालेली आहे . 

सोमवार ,फेब्रुवारी ५, २०१८ / माघ १६ , शके १९३९ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कक्ष-३/ ५/ २०१८ / ३३ /१४० /२६. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग, मंत्रालय , मुंबई , शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब 
२०१० (तलाठी)/प्र. क्र . ११२ (भाग-३)/ म-१०, दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय 
महसूल यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेता , राज्यात एकूण ३१६५ नवीन वाढीव तलाठी सझे व ६ तलाठी सजांचे १ महसूल मंडळ या तत्त्वाप्रमाणे 
सदर वाढीव तलाठी सजांसाठी ५२८ नवीन महसूल मंडळ स्थापन करण्यास मान्यता दिलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, मा. विभागीय आयुक्त यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/२६४५० / जा. क्र . ३९२८६, दिनांक २१ जून २०१७ अन्वये नाशिक 
जिल्ह्यासाठी २९ नव्याने निर्माण होणाऱ्या महसूल मंडळांची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक मशा/कक्ष-३/ ५/२०१७/ ३३ /१४० / २०६, दिनांक ९ जून २०१७ अन्वये महसूल मंडळांची 
पुनर्रचना / नवीन मंडळांची निर्मिती करणेकामी उपविभागनिहाय उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करून त्यांचेकडून नाशिक 
जिल्ह्यातील उपविभागनिहाय होणाऱ्या महसूल मंडळांची पुनर्रचना / नवीन मंडळांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नाशिक , निफाड, मालेगाव , कळवण, बागलाण , चांदवड , इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर , दिंडोरी , येवला यांनी 
तालुक्यातील महसूल मंडळांच्या पुनर्रचनेबाबतचा अहवाल सादर केलेला आहे ; 


LAT 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम ४, पोट - कलम ( २) द्वारे प्रदान करणेत आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास 
समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम ( ४) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा 
संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी अधिसूचना प्रसिद्ध करीत आहे. सदर अधिसूचना दिनांक १५ डिसेंबर २०१७ पावेतो कार्यालयीन वेळेत 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , नाशिक (महसूल शाखा) येथे व जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार कार्यालयांत पाहण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली होती . 


उक्त अधिसूचनेसंबंधी कोणत्याही व्यक्तीस हरकती किंवा सूचना करावयाची झाल्यास , दिनांक १५ डिसेंबर २०१७ पूर्वी ( सुटीचे दिवस वगळून ) 
जिल्ह्यातील सर्व संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांचे कार्यालय येथे कार्यालयीन वेळेत लेखी स्वरूपात दाखल करणेबाबत सूचित करण्यात आले होते . 
त्यानुसार प्राप्त हरकतींवर दिनांक १६ जानेवारी २०१८ रोजी सुनावणी घेण्यात येऊन अंतिम महसूल मंडळांची पुनर्रचना / नवीन मंडळांची निर्मिती निश्चित 
करणेत आलेली आहे. 


अधिसूचनेचा मसुदा 


महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम ४, पोट - कलम (२) द्वारे प्रदान करणेत आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या 
इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम (४) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे मी, राधाकृष्णन बी., जिल्हाधिकारी, नाशिक 
या प्रस्तावास पूर्वप्रसिद्धी दिल्यानंतर सोबतच्या अनुसूची- अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक , निफाड, मालेगाव , कळवण, बागलाण , 
चांदवड , इगतपुरी-त्रंबकेश्वर , दिंडोरी, येवला या उपविभागातील नाशिक, निफाड , सिन्नर , मालेगाव , कळवण , सुरगाणा, बागलाण, चांदवड, देवळा , 
इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर , दिंडोरी , पेठ , येवला, नांदगाव तालुक्यातील महसूल मंडळांची पुनर्रचना / नवीन मंडळांची निर्मिती दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ 
पासून सोबतच्या अ प्रपत्रात नमूद केल्यानुसार नाशिक जिल्ह्यातील महसूल मंडळांची पुनर्रचना / नवीन मंडळाची निर्मिती करीत आहे. 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४, २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


अनुसूची 


अ प्रपत्र - नाशिक जिल्हा 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले नवीन निर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

सझे मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 


- 


तालुका नाशिक 

१ ) नाशिक 


१ ) नाशिक 


२) देवळाली 


२) देवळाली 


नाशिक 
वडाळा : 
आगरटाकळी 

दसक 
देवळाली 
विहितगांव 
संसारी 
भगुर 
लहवित 
दोनवाडे 
माडसांगवी 

ओढा 
नांदुर दसक 
पिंप्रीसैय्यद 
आडगांव 


३ ) माडसांगवी 


३) माडसांगवी 


लाखलगांव 


४ ) मखमलाबाद 


मखमलाबाद 


४ ) मखमलाबाद 


नाशिक १ (पंचवटी) 
नाशिक २ ( तपोवन ) 

नाशिक ३ ( शहर ) 
नाशिक ४ ( इंदिरा नगर ) 
नाशिक ५ (सिडको) 

देवळाली १ 
देवळाली २ 
विहीतगाव 
- दसक 

पंचक 
आगरटाकळी 
माडसांगवी 
आडगाव १ 
आडगाव २ 
पिंप्री सैय्यद 

ओढा 
नांदुरदसक 
लाखलगाव 
मखमलाबाद १ 
मखमलाबाद २ 
म्हसरुळ 
मुंगसरे 
जलालपुर 
शिंदे 
पळसे 
जाखोरी 
सामनगाव 
एकलहरे 
चेहेडी बु . 
पाथर्डी १ 
पाथर्डी २ 
चुंचाळे 
वडाळा 

अंबड 
पिंपळगाव खांब 

गौळाणे 
सातपुर 
गंगापुर 
आनंदवल्ली 


५ ) शिंदे 


५) शिंदे 


जलालपुर 
गंगापुर 
म्हसरुळ 
मुंगसरे 
शिंदे 
पळसे 
जाखोरी 
सामनगांव 
एकलहरे 
नानेगांव 

पाथर्डी 
वडनेरदुमाला 
पिंपळगाव ( खांब) 

विल्होळी 
पिंपळद ( ना .) 
सातपुर 

अंबड 
पिंपळगाव बहुला 

महिरावणी 
जातेगांव 
गिरणारे 
देवरगांव 


६ ) पाथर्डी 


- 


६ ) पाथर्डी 


७ ) सातपुर 


७) सातपुर 


८ ) गिरणारे 


३५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले नवीन निर्माण झालेल्या महसूल | त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

मंडळाचे नाव व मुख्यालय 


सझे 


सझे 


गंगाम्हाळुगी 
वाडगांव 
शिवणगांव 


८ ) गिरणारे 


९ ) महिरावणी 


- 


गोवर्धन 
पिंपळगाव ( ब ) 
कामठवाडे 
गिरणारे 
वाडगाव 
देवरगाव 
गंगाम्हाळुगी 

ओझरखेड 
महिरावणी 
विल्होळी 
पिंपळद ( ना ) 

जातेगांव 
बेळगावढगा 
गणेशगाव ( ना ) 

भगुर 
दोनवाडे 

लहवित 
बेलतगव्हाण 

संसारी 
नाणेगाव 


- 


- 


- 


१०) भगुर 


राधाकृष्णन बी ., 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक , १ फेब्रुवारी २०१८ . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४, २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले | नवीन निर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

सझे 

मंडळाचे नाव व मुख्यालय 


सझे 


- 


- 


१ ) निफाड 


२ ) चांदोरी 


तालुका निफाड 
निफाड 

१ ) निफाड 
पिंप्री 
पिंपळस 
कोठुरे 
जळगाव 
शिवरे 
नैताळे 
चांदोरी 

२) चांदोरी 
नारायणगाव 
चितेगाव 
वन्हेदारणा 
मौजे सुकेणे 

ओणे 
रानवड 

३) रानवड 
पालखेड 
सावरगाव 
नांदुर्डी 
वनसगाव 
दावचवाडी 

४ ) लासलगाव 


निफाड 
पिंप्री 
पिंपळस 
जळगाव 
कोठुरे 
शिवरे 
नैताळे 
चांदोरी 
नागापुर 
नारायणगाव 
चितेगाव 
वहेदारणा 
मौजे सुकेणे 

रानवड 
पंचकेश्वर 


निवड 


सावरगाव 


उगाव 


४ ) लासलगाव 


लासलगाव 

विंचुर 
टाकळी विंचुर 
निमगाव वाकडा 


नांदुर्डी 
उगाव 
लासलगाव 
पिंपळगाव नजीक 
निमगाव वाकडा 
टाकळी विंचुर 
खडकमाळेगाव 

वनसगाव 
पिंपळगाव ब . निफाड रोड 

रानमळा परिसर 


गोंदेगाव 


५ ) पिपळगाव ब . 


खडकमाळेगाव 


पिंपळगाव ब . एम . आय. डी . 

सी . वणी रोड परिसर 


५ ) पिंपळगाव ब . 


पिंपळगाव ब . 


पिंपळगाव ब . चिंचखेड रोड , 
उंबरखेड रोड , शिवाजीनगर 

परिसर 


आहेरगाव 

मुखेड 
शिरवाडेवणी 
कारसुळ 
उंबरखेड 


उंबरखेड 
मुखेड 
कोकणगाव 
सायखेडा 
रामनगर 


६ ) सायखेडा 


३७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले | नवीननिर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

सझे 

मंडळाचे नाव व मुख्यालय 


सझे 


६ ) सायखेडा 


- 


सायखेडा 
रामनगर 
तळवाडे 
करंजगाव 
चाटोरी 
औरंगपुर 
देवगाव 
धारणगाव वीर 

वाकद 
डोंगरगाव 


तळवाडे 
करंजगाव 
चाटोरी 

औरंगपुर 
पिंपळगाव निपाणी 

देवगाव 


७) देवगाव 


७) देवगाव 


वाकद 


कानळद 


८ ) ओझर 


८ ) ओझर 


९ ) नांदुरमध्यमेश्वर 


भरवस 

ओझर 
कोकणगाव 
शिरसगाव 

थेरगाव 
कसबे सुकेणे 
नांदुरमध्यमेश्वर 
गाजरवाडी 
तामसवाडी 
खानगावथडी 
म्हाळसाकोरे 
खेडलेझुंगे 


९ ) नांदुरमध्यमेश्वर 


कानळद 
खेडलेझुंगे 

भरवस 
ओझर गावठाण व राष्ट्रीय 
महामार्ग व राष्ट्रीय महामार्ग 
क्र . ३ ची पुर्व बाजु 
ओझर टाऊन शिप 
शिरसगाव 

थेरगाव 
कसबे सुकेणे 

ओणे 
नांदुरमध्यमेश्वर 
गाजरवाडी 
तामसवाडी 
खानगावथडी 
म्हाळसाकोरे 

पालखेड 
शिरवाडेवणी 

कारसुळ 
दावचवाडी 
आहेरगाव 
विंचुर 
विष्णुनगर 

गोंदेगाव 
धारणगाव वीर 
डोंगरगाव 


- 


१० ) पालखेड 


- 


११) विंचुर 


राधाकृष्णन बी ., 
जिल्हाधिकारी, नाशिक. 


नाशिक, १ फेब्रुवारी २०१८ . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४, २०१८ / माघ १९ - २५, शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले नवीन निर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

सझे __ मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 


- 


तालुका सिन्नर 

१ ) पांढुर्ली 


१ ) पांढुर्ली 


- 


- 


- 


- 


- 


पांढुर्ली 
शिवडे 
आगासखिंड 
चिंचोली 
पास्ते 
हरसुले 
सोनांबे 


पांढुर्ली 
घोरवड 
शिवडे 
आगासखिंड 
चिंचोली 


मोहू 


२) सोनांबे 


२ ) डुबेरे 


डुबेरे 


मनेगाव 
आशापुर 


ठाणगाव 


सोनांबे 
कोनांबे 
हरसुले 

पास्ते 
वडगाव - सिन्नर 

जामगाव 
नायगाव 
ब्राम्हणवाडे 
जायगाव 
पाटपिंप्री 
बारागाव -पिंप्री 
माळेगाव 


३) देवपुर 


वडगाव -सिन्नर 

देवपुर 
वडांगळी 
किर्तीगळी 

खोपडी बु 
निमगाव सिन्नर 
के . पा . नगर 
सिन्नर 
नायगाव 


३ ) नायगाव 


४ ) सिन्नर 


४ ) डुबेरे 


डुबेरे 


जायगाव 


५) नांदुरशिंगोटे 


. ५ ) गोंदे 


- 


६ ) वावी 


दातली 
मुसळगाव 
बारागाव पिंप्री 
नांदुरशिंगोटे 
कणकोरी 
दापुर 
चास 
चापडगाव 

वावी 
कहांडळवाडी 

सायाळे 
पांगरी बु . 
म - हळ बु . 

शहा 
पंचाळे 
सोमठाणे 
दहीवाडी 


मनेगाव 
पाटोळे 
ठाणगाव 
आशापुर 
हिवरे 
गोंदे 

दापुर 
शिवाजीनगर 
चापडगाव 
सोनेवाडी 

दातली 
नांदुरशिंगोटे 
दोडी बु . 
कणेकोरी 
निहाळे 
चास 
वावी 
महळ बु . 

सायाळे 
महळ खु . 
कहांडळवाडी 
मिरगाव 


६) नांदुरशिंगोटे 


७ ) शहा 


७) वावी 


पाथरे बु . 


- - - 


३९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले नवीन निर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

सझे 

मंडळाचे नाव व मुख्यालय 


सझे 


- 


८ ) शहा 


- - 


शहा 
भरतपुर 
रामपुर 
दहीवाडी 
पाथरे बु . 
पाथरे खु. 


. 


९ ) देवपुर 


देवपुर 


- 


१०) वडांगळी 


११ ) सिन्नर 


धारणगाव 
निमगाव- देवपुर 
निमगाव - सिन्नर 

गुळवंच 
खोपडी बु . 
वडांगळी 
किर्तागंळी 
के . पा . नगर 
सोमठाणे 

मेंढी 
सिन्नर १ शिवाजीनगर 
सिन्नर २ भैरवनाथ नगर 
सिन्नर ३ विजयनगर 
सिन्नर ४ दक्षिण . 

मुसळगांव 
कुंदेवाडी मजरे 
पांगरी बु. 
फुलेनगर 

पंचाळे 
पिंपळगाव 

खंबाळे 


१२) पांगरी बु . 


राधाकृष्णन बी ., 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक , १ फेब्रुवारी २०१८ . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४, २०१८ / माघ १९ - २५, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले नवीन निर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

__ मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 


सझे 


- 


१ ) मालेगांव 


- तालुका मालेगांव 
भालेगांव 

१ ) मालेगांव 
संगमेश्वर 
मालेगांव कॅम्प 

दाभाडी 
पिंपळगांव 
आघार बु . 

२) दाभाडी 
तळवाडे 
रावळगांव 
अजंग 
सौंदाणे 
पाटणे 
वाके 

३ ) अजंग 


मालेगाव 
संगमेश्वर 

मालधे 
मालेगाव कॅम्प 

सोयगाव 
दाभाडी 


२) दाभाडी 


- 


- 


पिंपळगाव 


- - 


आघार बु 


ढवळेश्वर 


३) सौंदाणे 


तळवाडे 


- 


आधार खु . 
टाकळी 


मुंगसे 


3 ) कौळाणे नि . 


कौळाणे नि . 

सोनज 
शिरसोंडी 


४) सौंदाणे 


पाटणे 

अजंग 
निळगव्हाण 
रावळगाव 

वडेल 
वजिरखेडे 
सातमाने 
सौंदाणे 

वाके 
नांदगाव बु 
आघार खु 
टाकळी 

मुंगसे 
कौळाणे नि 
व - हाणे 


सावकारवाडी 


५ ) निमगांव 


जळगांव नि . 

मेहुणे 
निमगांव 
निंबायती 
अजंदे बु . 
गिलाणे 


५ ) कौळाणे नि . 


- 


मळगांव 


सोनज 


- 


६) कळवाडी 


साकुरी नि . 
कळवाडी 
शेरुळ 
पाडळदे 
चिंचगव्हाण 
माल्हणगांव 

देवघट 
झोडगा 


मेहुणे 
चंदनपुरी 
येसगाव बु 
जळगाव नि . 
सावकारवाडी 


६ ) जळगांव नि . 


- 


- 


- 


झाडी 


- 


शिरसोंडी 
निंबायती 


७) झोडगा 


४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


- 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले नवीन निर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 


- 


सझे 


R 


७) निमगांव 


८ ) करंजगव्हाण 


८ ) कळवाडी 


९ ) वडनेर 


भिलकोट 
अस्ताने 

राजमाने 
चिखलओहोळ 

घानेगांव 
करंजगव्हाण 

वनपट 
वडगांव 
वजीरखेडे 
वडेल 
गाळणे 
वडनेर 
खाकुर्डी 
वळवाडे 
पोहाणे 
विराणे 
सातमाने 
सायने बु . 
सायने खु . 
येसगाव बु 
गिगांव 
दसाने 
चंदनपुरी 


९ ) झोडगा 


- 


- 


१० ) सायने बु . 


१० ) करंजगव्हाण 


- 


- 


- 


निमगाव 
जाटपाडे 
अजंदे बु . 
गिलाणे 
मळगाव 
साकुरी नि 
कळवाडी 

शेरुळ 
पाडळदे 
चिंचगव्हाण 
नरडाणे 
देवघट 
झोडगा 
भिलकोट 
अस्ताने 
टोकडे 
देवारपाडे 
चिखलओहोळ 
करंजगव्हाण 
कुकाणे 
कंक्राळे 
वडगाव 
द्याने 
खडकी 
डोंगराळे 
गाळणे 
घानेगाव 
वनपट 
राजमाने 
वडनेर 
खाकुर्डी 
वळवाडे 
पोहाणे 
कजवाडे 
विराणे 
सायने बु 
दरेगाव 
सायने खु 
गिगाव 

दसाने 
माल्हणगाव 


- 


११ ) डोंगराळे 


१२) वडनेर 


- 


- 


१३ ) सायने बु ., 


राधाकृष्णन बी ., 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक , १ फेब्रुवारी २०१८ . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४, २०१८ / माघ १९ - २५, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले | नवीन निर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

सझे मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 


- 


- 


तालुका कळवण 

१ ) कळवण 


१ ) कळवण 


कळवण 


- 


- 


- 


- 


- 


२) नवीबेज 


२) नवीबेज 


३ ) मोकभणगी 


३) मोकभणगी 


कळवण 

मानूर 
शिरसमणी 

ओतूर 
नरूळ 
साकोरा 
गोबापूर 
नवीबेज 
निवाणे 
विसापूर 
पिळकोस 

नाकोडे 
मोकभणगी 
देसराणे 

गणोरे 
पिंपळे बु . 
धार्डे दिगर 
कनाशी 
हिंगवे 
जयदर 
काउरे ( दि ) 
पाळे ( खु ) 
गोसराणे 
अभोणा 
नांदूरी 
पाळे ( बु ) 
चणकापूर 
ओझर 


- 


- 


४) कनाशी 


४ ) कनाशी 


मानूर 
ओतूर 
नरूळ 
साकोरा 
गोबापूर 
नवीबेज 
निवाणे 
विसापूर 
पिळकोस 

नाकोडे 
शिरसमणी 
मोकभणगी 
देसराणे 

गणोरे 
पिंपळे बु . 
धार्डे दिगर 
काठरे दिगर 

कनाशी 
हिंगवे 
जयदर 
पाळे ( खु ) 
गोसराणे 
पाळे ( बु ) 
अभोणा 
नांदूरी 
चणकापूर 

ओझर 
पळसदर 
देवळीवणी 
दळवट 
बापखेडा 
जिरवाडे ( हा ) 

देसगांव 
देवळीकराड 
करंभेळ ( क ) 


५ ) अभोणा 


५ ) अभोणा 


पळसदर 


६ ) दळवट 


६ ) दळवट 


दळवट 
बापखेडा 
जिरवाडे ( हा ) 

देसगांव 
देवळीकराड 
करंभेळ ( क ) 


- 


- 


राधाकृष्णन बी., 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक, १ फेब्रुवारी २०१८ . 


४३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले नवीन निर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

सझे 

__ मंडळाचे नाव व मुख्यालय 


सझे 


१ ) सुरगाणा 


तालुका सुरगाणा 
सुरगाणा 

१ ) सुरगाणा 
बोरमाळ 

खोकरी 
करंजुळ ( सु .) 


बुबळी 


पळसण 
बोरगाव 


२) बोरगाव 


२) बोरगाव 


सराड 


- 


- 


सुरगाणा 
बुबळी 
हटटी 
माळेगांव 
चिकाडी 

भदर 
बोरगाव 
हतगड 
सराड 
नागशेवडी 
शिंदे दि . 
उंबरठाण 
हडकाईचोंड 
कुकुडणे 
पांगारणे 
करंजुळ क . 
काठीपाडा 
खोकरी 


३ ) उंबरठाण 


३ ) उंबरठाण 


४ ) खोकरी 


हतगड 
शिंदे ( दी ) 
। हट्टी 
नागशेवडी 
उंबरठाण 

आंबाठा 
काठीपाडा 
हडकाईचोंड 
करजुल ( क ) 
कुकडणे 
मनखेड 
माळेगाव 
हस्ते 
माणी 
जांभुळपाडा 

बा - हे 

आंबुडे 
खोकरविहिर 
ठाणगाव 
आमदा ( प ) 


४ ) मनखेड 


पळसन 


- 


५) बा - हे 


५ ) बा - हे 


आंबाठा 
अलंगुण 
भोरमाळ 
करंजुळ ( सु ) 

बा - हे 
ठाणगाव 
खोकरविहीर 

आंबोडे 
भवाडा 
आमदा ( प ) 
मनखेड 
वरंभे 
जाहुले 
जांभुळपाडा 

हस्ते 
माणी 


६ ) मनखेड 


राधाकृष्णन बी ., 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक , १ फेब्रुवारी २०१८ . 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४, २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 

अनुसूची – चालू 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले नवीन निर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

__ मंडळाचे नाव व मुख्यालय 


सझे 


सझे 


१ ) सटाणा 


सटाणा १ 


तालुका बागलाण 
सटाणा 

१ ) सटाणा 
ठेगोडा 
आराई 
भाक्षी 
मुंजवाड 
ब्राम्हणगाव 
अजमेर सौंदाणे 

२ ) मुंजवाड 


२ ) ब्राम्हणगाव 


वायगाव 


३ ) डांगसौंदाणे 


३ ) ब्राम्हणगाव 


४ ) नामपुर 


४ ) डांगसौंदाणे 


सटाणा २ 
भाक्षी 
आराई 
क - हे 
ठेगोडा 
मुंजवाड 
खमताणे 
चौंधाणे 
पिंपळदर 

कंधाणे 
ब्राम्हणगाव 
लखमापुर 

धांद्री 
अजमेर सौंदाणे 

देवळाणे 
वायगांव 
डांगसौंदाणे 
तताणी 
केळझर 
साल्हेर 

मानूर 
किकवारी खु., 
तळवाडे दि . 
पठावे दि . 

जोरण 
केरसाने 
नामपुर 
अंबासन 
काकडगांव 
फोफीर 
कुपखेडा 

रातीर 
टेंभे खालचे 
चिराई 
बहिराणे 
बिजोरसे 
तळवाडे भा . 
श्रीपुरवडे 
ताहाराबाद 
अंतापुर 


५ ) किकवारी खु , 


लखमापुर 
कुपखेडा 

क - हे 
डांगसौदाणे 

तताणी 
पठावे दि 

कंधाणे 
तळवाडे दि . 

जोरण 
नामपुर 
टेंभे खालचे 
चिराई 
अंबासन 
फोफिर 
बिजोरसे 
ताहाराबाद 
अंतापूर 
सोमपुर 
दसवेल 
वाडीपिसोळ 
पिंपळकोठे 
जायखेडा 
आसखेडा 
आखतवाडे 
उजाणे 
वाघळे 
श्रीपुरवडे 
विरगांव 
वनोली 
औंदाणे 
करंजाड 
पिंगळवाडे 
निताणे 


५ ) ताहाराबाद 


६) नामपुर 


६ ) जायखेडा 


७) टेंभे खालचे 


- 


७) विरगांव 


८ ) ताहाराबाद 


४५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


- 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले | नवीन निर्माण झालेल्या महसूल | त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

सझे मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 


८ ) मुल्हेर 


मुल्हेर 
अंबापुर 
माळीवाडे 
बाभुळणे 
वाघंबा 
साल्हेर 


९ ) जायखेडा 


१० ) विरगांव 


सोमपुर 
दसवेल 
पिंपळकोठे 

नांदीन 
जायखेडा 
आसखेडा 
आखतवाडे 
उत्राणे 
वाघळे 
ब्राम्हणपाडे 
वाडीपिसोळ 
विरगांव 
वनोली 

औदाणे 
पिंगळवाडे 

मुंगसे 
निताणे 
मुल्हेर 
अंबापुर 
माळीवाडे 
बाभुळणे 
गोळवाड 
वाघंबा 


११ ) मुल्हेर 


राधाकृष्णन बी . , 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक, १ फेब्रुवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४, २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


- 


- 


R 


दुगांव 


दुगांव 


गंगावे 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले | नवीन निर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

सझे मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 
तालुका चांदवड 
१ ) चांदवड चांदवड १ ) चांदवड 

चांदवड़ 
तिसगांव 

आडगांव 
राहोड 

मंगरुळ 
आडगांव 

वडबारे 
मंगरुळ 

तिसगांव 
२) रायपुर रायपुर 

राहुड 
तळेगांव रोही २ ) रायपुर 

रायपुर 
गंगावे 

वाहेगांव साळ 
वाकी खु . 

वाकी खु . 
वाहेगांव साळ 

तळेगावरोही 
वडगांव पंगु 

विटावे 
३ ) दुगाव 

३ ) दुगांव 
कुंदलगांव 

उसवाड 
हरणुल 

हरणुल 
दरेगांव 

कोकणखेडे 
शिंगवे 
उसवाड ४ ) वडनेरभैरव 

वडनेरभैरव 
४ ) वडनेरभैरव वडनेर भैरव 

धोंडगव्हाण 
पारेगांव 

बहादुरी 
शिवरे 

शिवरे 
बहादुरी 

दहयाणे 
धोंडगव्हाण 

पारेगांव 
धोंडबे ५ ) वडाळीभोई 

वडाळीभोई 
५) वडाळीभोई वडाळीभोई 

खडकजांब 
जोपूळ 

देवरगांव 
भयाळे 

जोपुळ 
सोग्रस 

भाटगाव 
शेलू 

सोग्रस 
कानमंडाळे ६ ) दिघवद 

दिघवद 
६ ) दिघवद दिघवद 

परसुल 
काजीसांगवी 

हिवरखेडे 
देवरगांव 

हिरापुर 
भाटगांव 

पिंपळद 
पिंपळद 

काजीसांगवी 
हिवरखेडे ७) शिंगवे 

शिंगवे 
वडगावपंगु 
कुंदलगांव 
कानडगांव 

दरेगांव 
८ ) धोंडबे 

धोंडबे 
कानमंडाळे 


- 


- 


पुरी 


शेलु 


भयाळे 


राधाकृष्णन बी. , 
जिल्हाधिकारी, नाशिक. 


नाशिक, १ फेब्रुवारी २०१८ . 


४७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले नवीन निर्माण झालेल्या महसूल | त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

सझे मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 


तालुका देवळा 

१ ) देवळा 


१ ) देवळा 


देवळा 
रामेश्वर 
मटाणे 
वाखारी 
कापशी 
कनकापुर 


२) लोहोणेर 


खर्डे 


२) लोहोणेर 


३) उमराणे 


लोहोणेर 

खालप 
महालपाटणे 

भऊर 
खामखेडा 
माळवाडी 
उमराणे 
कुंभार्डे 
मेशी 
दहिवड 
चिंचवे 
पिंपळगाव 


देवळा 
पिंपळगाव 
कापशी 
वाखारी 
माळवाडी 
लोहोणेर 

भऊर 
विठेवाडी ( लो ) 
खामखेडा 

खालप 
महालपाटणे 
उमराणे 
दहिवड 
मेशी 
रामनगर 
कुंभार्डे 
चिंचवे 
खर्डे ( वा . ) 
वाजगाव 
वार्षी 
मटाणे 
कनकापुर 
रामेश्वर 


३ ) उमराणे 


४ ) खर्डे ( वा . ) 


राधाकृष्णन बी ., 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक , १ फेब्रुवारी २०१८ . 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४, २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 

अनुसूची – चालू 


सझे 


- 


- 


- 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले नवीन निर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 
तालुका इगतपुरी 
१ ) इगतपुरी इगतपुरी १ ) इगतपुरी 

इगतपुरी 
गिरणारे 

गिरणारे 
पिंप्रीसद्रोद्दीन 

पिंप्रीसद्रोद्दीन 
तळेगांव 

तळेगांव 
बोर्ली 

बोर्ली 
आडवन 

आडवण 
२ ) घोटी बु . घोटी बु . 

नांदगाव सदो 
खंबाळे २ ) घोटी बु . 

घोटी बु . 
खैरगांव 

खंबाळे 
कांचनगांव 

खैरगांव 
काळूस्ते 

कांचनगांव 
उभाडे 

काळूस्ते 
३) वाडीव - हे वाडीव - हे 

उभाडे 
सांजेगांव ३) वाडीव - हे 

वाडीव - हे 
मोडाळे 

सांजेगांव 
गोंदेदुमाला 

मोडाळे 
मुंढेगांव 

गोंदेदुमाला 
४ ) नांदगांव बु . नांदगांव बु . 

मुंढेगांव 
नांदुरवैद्य 

मुकणे 
भरविर खु . ४) नांदगांव बु . 

नांदगांव बु . 
शेणीत 

नांदुरवैद्य 
मालुंजे 

भरविर खु . 
वाघेरे 

शेणीत 
५ ) टाकेद बु . टाकेद बु. 

मालुंजे 
खेड 

वाघेरे 

भरविर बु . 
वासाळी ५ ) टाकेद बु . 

टाकेद बु . 
पिंपळगांव मोर 

खेड 
धामनगांव 

इंदोरे 
६ ) धारगांव धारगांव 

वासाळी 
कावनई 

पिंपळगांव मोर 
आहुर्ली 

धामनगांव 
वाळविहिर 

अधरवड 
६ ) धारगांव 

धारगांव 
कावनई 

आहुली 
वाळविहिर 
कोरपगांव 


- 


- 


- 


- 


इंदोरे 


राधाकृष्णन बी ., 
जिल्हाधिकारी , नाशिक . 


नाशिक , १ फेब्रुवारी २०१८ . 


४९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले नवीन निर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

सझे __ मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 


१ ) त्र्यंबकेश्वर 


२ ) वेळूजे 


तालुका त्र्यंबकेश्वर 
त्र्यंबकेश्वर 

१ ) त्र्यंबकेश्वर 
अंजनेरी 
खंबाळे 
वावीहर्ष 
सामुंडी 
आळवंड 
वेळूजे 

२ ) डहाळेवाडी 
रोहिले 
वाघेरा 
अंबोली 
सापगांव 

३ ) वेळूजे 
हरसूल 
चिंचवड 
शिरसंगाव ह . 


त्र्यंबकेश्वर 
त्र्यंबकेश्वर ( ग्रामिण) 

अंजनेरी 

खंबाळे 
पेगलवाडी ( त्र्यं ) 

सापगाव 
डहाळेवाडी 
अस्वलीहर्ष 
कोजुली 
देवगांव 
वेळूजे 
खरवळ 
रोहिले 
वाघेरा 
अंबोली 
वेळे 
हरसूल 
दलपतपूर 
चिंचवड 
शिरसंगाव ह . 


३) हरसूल 


- 


- 


गावठा 


- 


४ ) हरसूल 


ठाणापाडा 

बेरवळ 
देवडोंगरा 
ओझरखेड 


गावठा 


५ ) ठाणापाडा 


ठाणापाडा 

बेरवळ 
देवडोंगरा 
बोरीपाडा 
ओझरखेड 
मुलवड 


- 


राधाकृष्णन बी., 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक , १ फेब्रुवारी २०१८ . 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४, २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


- 


- 


- 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

सझे 


नवीन निर्माण झालेल्या महसूल | त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 
मंडळाचे नाव व मुख्यालय 


सझे 


- 


- 


तालुका दिंडोरी 

१ ) दिंडोरी 


१ ) दिंडोरी 


२) मोहाडी 


२ ) रामशेज 


- - 


- 


३) मोहाडी 


३) उमराळे बु . 


४) उमराळे बु . 


४ ) ननाशी 


दिंडोरी 

ढकांबे 
मडकीजांब 
निळवंडी 
पिंपळनारे 

ओझे 
मोहाडी 
जानोरी 
आंबे दिंडोरी 
पालखेड ब . 
__ आक्राळे 
__ जोपुळ 
उमराळे बु . 
नाळेगांव 
कोचरगांव 
रवळगांव 
चाचडगांव 
हातनोरे 
ननाशी 
चारोसे 

वारे 
नळवाडी 
भनवड 
जालखेड 
कसबे वणी 
अहिवंतवाडी 

पांडाणे 
चंडीकापुर 
माळेदुमाला 
मावडी 
वरखेडा 
तिसगांव 
बोपेगांव 
खेडगांव 
अवनखेड 
राजापुर 
कोशिंबे 
करंजवण 
लखमापुर 
चौसाळे 
देवसाने 
करंजाळी 


दिंडोरी - १ 
दिंडोरी - २ 

अक्राळे 
पिंपळणारे 
निळवंडी 

पाडे 
रामशेज 
रवळगांव 
रासेगाव 
ढकांबे 
मडकीजांब 

मोहाडी 
खडकसुकेणे 
आंबे दिंडोरी 

जानोरी 
पालखेड बं . 

जोपूळ 
उमराळे बु . 
चाचडगाव 

आंबेगण 
नाळेगांव 
कोचरगाव 
जालखेड 
ननाशी 
गांडोळे 
कवडासर 
चारोसे 
नळवाडी 

जोरण 
कसबे वणी 

मावडी 
चंडीकापुर 
अहिवंतवाडी 

पांडाणे 
हस्तेदुमाला 
माळेदुमाला 
वरखेडा 
खेडगाव 
तिसगाव 

आंबेवणी 
शिंदवड 
बोपेगांव 
राजापुर 


५ ) ननाशी 


५ ) कसबे वणी 


६ ) कसबे वणी 


६ ) वरखेडा 


- 


- 


७) कोशिंबे 


७) वरखेडा 


- 


५१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले नवीन निर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

मंडळाचे नाव व मुख्यालय 


सझे 


सझे 


- 


८ ) कोशिंबे 


कोशिंबे 


देवसाने 


करंजाळी 
टिटवे, 

वारे 
चौसाळे 


भनवड 


९ ) लखमापुर 


- 


लखमापुर 
अवनखेड 
करंजवण 
फोपशी 


- 


- 


ओझे 


- 


- 


राधाकृष्णन बी . , 
जिल्हाधिकारी , नाशिक. 


नाशिक , १ फेब्रुवारी २०१८ . 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४, २०१८ / माघ १९ - २५, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले नवीन निर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

सझे मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 


तालुका पेठ 


१ ) पेठ 


१ ) पेठ 


- 


- 


- 


- 


- 


२) जोगमोडी 


२ ) जोगमोडी 


पेट 
कुंभाळे 
भुवन 
बोरवठ 
रानविहिर 
उत्थळे 
जोगमोडी 
माळेगांव 
हातरुंडी 

आंबे 
सुरगाने 
ति 
कोहोर 
करंजाळी 
आड बु., 

पाडे 
कुळवंडी 
नाचलोंढी 
उंबरपाडा 


पेठ 
कुंभाळे 
भुवन 
रानविहीर 

ति 
खोकरतळे 
जोगमोडी 
माळेगांव 
हातरुंडी 

आंबे 
सुरगाणे 
म्हसगण 
कोहोर 


३) कोहोर 


३ ) कोहोर 


पाटे 
कुळवंडी 
नाचलोंढी 


४ ) करंजाळी 


गोंदे 


गोंदे 
शेवखंडी 
करंजाळी 
बोरवठ 
उस्थळे 
उंबरपाडा 
आड बु . 
निरगुडे 


राधाकृष्णन बी. , 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक , १ फेब्रुवारी २०१८. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले नवीन निर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

सझे 

मंडळाचे नाव व मुख्यालय 


सझे 


तालुका येवला 

१) येवला 


१ ) येवला 


- 


Me 


- 


- 


- 


- 


२) नगरसुल 


२) अंगणगांव 


येवला 
भाटगांव 
नांदेसर 
चिचोंडी खु 
उंदीरवाडी 
नगरसुल 
राजापुर 
वाईबोथी 
वडगांव बल्हे 

लहीत 
सायगांव 
अंदरसुल 
बोकटे 
देवठाण 
तळवाडे 
डोंगरगांव 


- 


- 


३) अंदरसुल 


३ ) नगरसुल 


भारम 


- 


- 


- 


४ ) पाटोदा 


४ ) राजापूर 


येवला 
भाटगांव 

नांदेसर 
कोटमगांव खुर्द 

उंदीरवाडी 
वडगांव बल्हे 
अंगणगांव 

धुळगांव 
चिचोंडी खुर्द 

पारेगांव 
निमगांव मढ 
महालखेडा पा 
नगरसुल 
गारखेडे 
सायगांव 
वाईबोथी 
धामोडे 
कुसमाडी 
राजापूर 
ममदापूर 

लहीत 
आहेरवाडी 
भारम 
खरवंडी 
अंदरसुल 
गवंडगांव 
बोकटे 
देवठाण 
तळवाडे 
डोंगरगांव 
भुलेगांव 

पाटोदा 
आडगांव रेपाळ 
शिरसगांव लौकी 
सोमठाण देश 
निळखेडे 
कातरणी 


५ ) सावरगांव 


५) अंदरसुल 


पाटोदा 
आडगांव रेपाळ 
शिरसगांव लौकी 
सोमठाणदेश 
ठाणगांव 
सावरगांव 
तांदुळवाडी 
गोरखनगर 

धामोडे 
कुसमाडी 

कुसूर 
जळगांव ने . 

मुखेड 
देशमाने बु 
पिंपळगांवलेप 
एरंडगांव खु 
निमगांव मढ 


- 


६) जळगांव ने. 


६ ) पाटोदा 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


- 


- 


- 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले नवीननिर्माण झालेल्या महसूल | त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

सझे मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


७) सावरगांव 


- 


सावरगांव 
विखरणी 
ठाणगांव 
तांदुळवाडी 
गोरखनगर 
अनकुटे 
कुसुर 
जळगांव ने 
नेऊरगांव 

मुखेड 
देशमाने बु 
पिंपळगांव लेप 
एरंडगांव खुर्द 


८ ) जळगांव ने . 


- 


राधाकृष्णन बी., 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक , १ फेब्रुवारी २०१८. 


UU 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


- 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले नवीन निर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

__ मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 


सझे 


- 


- 


- 


तालुका नांदगांव 

१ ) नांदगांव 


- 


- 


१ ) नांदगांव 


- 


२ ) मनमाड 


२) मनमाड 


३ ) वेहेळगांव 


- 


- 


- 


me 


३ ) वेहेळगांव 


नांदगांव 

दहेगांव 
बाणगांव बु . 
वडाळी बु . 
मांडवड 
मनमाड 
वंजारवाडी 
माळेगांव क . 
वेहेळगांव 
आमोदे 
साकोरे 
पळाशी 
जामदरी 
न्यायडोंगरी 
जातेगांव 
ढेकु खु . 
बोलठाण 

कासारी 
जळगांव बु . 
पिंपरखेड 

परधाडी 
हिसवळ बु . 

भालुर 
पानेवाडी 
कोंढार 
भार्डी 
वाखारी 


४ ) जातेगांव 


४ ) न्यायडोंगरी 


- 


- 


- 


- 


- 


नांदगांव 
श्रीरामनगर 
गंगाधरी 
साकोरे 
न्यु . पांझण 
जळगांव बु. 
मनमाड १ 
मनमाड २ 
अनकवाडे 
माळेगांव क . 

कन्ही 
वेहेळगांव 

आमोदे 
कळमदरी 
पळाशी 
तळवाडे 
जामदरी 
न्यायडोंगरी 
रणखेडा 

चांदोरे 
पिंपरखेड 
हिंगणेदेहरे 

परधाडी 
जातेगांव 
बोलठाण 
चंदनपुरी 
गोंडेगांव 
ढेकु खु . 

कासारी 
हिसवळ बु . 
हिसवळ खु . 

भालुर 
मोहेगांव 
पानेवाडी 
भार्डी 
अस्तगांव 
खादगांव 
कोंढार 
वाखारी 


A 


HARAJA 


५ ) हिसवळ बु . 


५ ) जातेगांव 


7 


६ ) हिसवळ बु . 


LTD 


. 


- 


- 


- 


+ 


७) भार्डी 


- 


T 


mer 


- 


+ 


h 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


त्या मंडळात समाविष्ट असलेले नवीन निर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 
पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव 

मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 


सझे 


८ ) बाणगांव बु. 


- 


- 


बाणगांव बु . 
वडाळी बु. 
मांडवड 
टाकळी बु . 
माणिकपुंज 
दहेगांव 


राधाकृष्णन बी ., 
जिल्हाधिकारी नाशिक . 


नाशिक, १ फेब्रुवारी २०१८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


